RNI No. MAHBIL/ 2012 /48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक - ४१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ८८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 

दिनांक २७ जुलै २०२० 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना, अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस-१९ १६ / ३०८ / प्र. क्र. ६११ /१६/ नवि -१३ / शुद्धीपत्रक .-- ज्याअर्थी, कराड नगरपरिषदेच्या दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेतील 
न.र.यो. क्र . १ , अ.भू.क्र . ५६०/२ या जागेवर आरक्षण क्रमांक ५० , " पोस्ट डिपार्टमेंट आणि स्टाफ क्वॉर्टर्स" हे आरक्षण वगळून त्याखालील क्षेत्र 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ कक) ( ग) अन्वये 
समक्रमांकाची अधिसूचना दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी (यापुढे " उक्त अधिसूचना" असे उल्लेखिलेली) निर्गमित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेत काही टंकलेखनाच्या चुका निदर्शनास आल्याने त्या दुरुस्त करणे आवश्यक आहे आणि त्याकरिता खाली 
नमूद केल्याप्रमाणे शुद्धीपत्रक निर्गमित करणे आवश्यक आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


बदल कोठे करावयाचा आहे 


ह्या ऐवजी 


असे वाचावे 


२ 


३ 


४ 


१ 


उक्त अधिसूचनेतील परिच्छेद क्रमांक २ 


आ . क्र . ५० , " पोस्ट ऑफिस आणि 
स्टाफ क्वॉर्टर्स " 


आ . क्र . ५० , " पोस्ट डिपार्टमेंट आणि 
स्टाफ क्वॉर्टर्स " 


२ 


उक्त अधिसूचनेतील नोंद 


आ . क्र . ५० , " पोस्ट ऑफिस आणि 
स्टाफ क्वॉर्टर्स" 


आ . क्र . ५० , " पोस्ट डिपार्टमेंट आणि 
स्टाफ क्वॉर्टर्स " 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेत दुरुस्ती करण्यासाठी वरील तक्त्यात नमूदनुसार सदर शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शुद्धीपत्रक पुढील कार्यालयांत जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील. 
( १ ) सहायक संचालक, नगर रचना, सातारा शाखा, सातारा . 
( २ ) मुख्याधिकारी, कराड नगरपरिषद, कराड . 


( 
१ 
) 


एच -१२७, भाग एक ( पु.वि.पु . ) - ४१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


सदरहू शुद्धीपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in (कायदे /नियम) या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किशोर गोखले, 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated 27th July 2020 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


No. TPS - 1916 /308 /CR -611 / 16 /UD - 13 /corrigendum . Whereas, the Government in Urban 
Development Department has issued Notification having same No. on 12th February 2019 ( hereinafter 
referred to as " the said Notification " ) regarding deletion of Reservation No. 50 , " Post Department and 
Staff Quarters " on the TPS No. 1 , Final Plot No. 560/2 and inclusion of the land so released in 
Residential Zone , in the Second Revised Development Plan of Karad Municipal Council ; 


and whereas, it is observed that some typographical errors in the said Notification are needed 
to be corrected and for that purpose it is necessary to issue corrigendum for the same as mentioned 
below . 


Schedule 


Sr. Nos 


For 


Read 


Where the corrections to 

be made 


1 


2 


3 


4 


1 


Second Paragraph of the said 
Notification . 


" Post Office and Staff 
Quarters " . 


" Post Department and 
Staff Quarters " . 


2 


Fourth Paragraph of the said 
Notification . 


" Post Office and Staff 
Quarters " : 


" Post Department and 
Staff Quarters " . 


3 


Ninth Paragraph of the said 
Notification . 


sub - section ( 1 AA) ( a ) 
of Section 37 . 


sub - section ( 1 AA ) ( C) 
of Section 37 . 


4 


Entry of the said Notification 


" Post Office and Staff 
Quarters ". 


" Post Department and 
Staff Quarters " . 


Now therefore , this corrigendum is issued in respect of such corrections in the said notification 
as mentioned in above table . 


This corrigendum is available in following offices for inspection to general public . 


This corrigendum is also available on Government website www.maharashtra.gov.in (Acts /Rules). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

KISHOR GOKHALE , 


Under Secretary to Government of Maharashtra . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक पमज / एसआर -८ / २०२०.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६३/ ६३ ९ २३ / म -६, दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ 
अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४ च्या पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली 
राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत, त्याचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे 
आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिद्धीनंतर मी , डॉ . राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा याद्वारे दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० पासून पुणे जिल्ह्याच्या, 
जुन्नर तालुक्यातील कैलासनगर या पुनर्वसन गावठाणाचे वाडीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर 
तालुक्यातील कैलासनगर नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


( १ ) हिवरे बु || गावाच्या क्षेत्र भूमापन क्रमांक ( अनुसूची - अ मध्ये) समाविष्ट असलेले स्थानिक क्षेत्र पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील कैलासनगर 
या नावाने ओळखण्यात येणारे वेगळे नवे महसुली गाव होईल आणि उरलेले क्षेत्र ( अनुसूची ब ) पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील कैलासनगर गाव 
होईल. 


( २ ) पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील कैलासनगर या गावाचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या हिवरे बु ।। व कैलासनगर 
नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावामध्ये रूपांतरीत करीत आहे. 


( ३ ) हिवरे बु ।। व कैलासनगर या गावाच्या रहिवाशांमध्ये दोन्ही गावांमध्ये गुरे चारणे कामी स्मशानभूमी गावठाण अस्तित्वात असलेले रस्ते इत्यादि 
वापरीत असलेल्या सार्वजनिक बाबीवर त्यांचे समान हक्क राहतील. 


अनुसूची - अ 


( भूमापन क्रमांक ) 
हिवरे बु ।।.-- सर्व्हे नंबर १ ते ७२७ , ९ २० ते ९ २२ , ९ २६ ते ९ २८ . 


अनुसूची- ब 


( भूमापन क्रमांक ) 


कैलासनगर .-- सर्व्हे नंबर ७२८ ते ९ १ ९ , ९ २३ ते ९ २५ . 


डॉ. राजेश देशमुख, 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे, ३० सप्टेंबर २०२० . 


वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक पीडब्ल्यूआर -१०८८ /२५०१०० / 

( १३८ )/ ल -२, दिनांक १७ जानेवारी १ ९९ १ . 
( २ ) उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अकलूज यांचेकडील पत्र क्रमांक २१२६ / उपप्रापका/ अकलूज / २०१ ९, दिनांक १ ९ डिसेंबर 


२०१ ९ . 


अधिसूचना 


क्रमांक २०१९ / साशा / संकीर्ण/ २ - अ / आरआरसी -२१ / २०२०.- महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा ४१ ) मधील कलम ३३० - अ अन्वये 
आणि महसूल व वन विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील क्रमांक पीडब्ल्यूआर -१०८८ / २५०१०० / ( १३८ )/ ल -२, दिनांक १७ जानेवारी १ ९९ १ रोजीच्या 
शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या मान्यतेस अधीन राहून मी , मिलिंद शंभरकर, जिल्हाधिकारी सोलापूर मला प्राप्त अधिकारांनुसार 
जिल्हाधिकारी/ तहसीलदार यांना असलेले थकीत महसूल वसुलीचे अधिकार उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अकलूज यांना उक्त अधिनियम , १ ९ ६६ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


मधील प्रकरण ११ , १२ मधील तरतुदीनुसार ( कलम १८३ , १८४ अन्वये अधिकार वगळता) प्रत्यायोजित करीत आहे. शासनाकडून उप प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी, अकलूज यांना सोलापूर जिल्ह्यातील त्यांच्या संबंधित प्रशासकीय कार्यक्षेत्रातील प्रदेशासाठी महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम, १ ९ ५८ 
( १ ९ ५८ चा ६५ ) अन्वये कराधान प्राधिकारी म्हणून नियुक्त केले असलेने मोटार वाहन कर थकबाकी किंवा दंड किंवा उक्त अधिनियमानुसार अशा अन्य 
देय थकीत रकमा ह्या अटकावून ठेवलेल्या वाहनांच्या लिलाव प्रक्रियेद्वारे वसूल करण्याच्या उद्देशाने " जमीन महसूलाची थकबाकी " म्हणून वसूल 
करणेकरिता अधिकार प्रदान करणेत येत आहे. 

मिलिंद शंभरकर , 


भा.प्र.से .. 


" 


जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर, ९ मार्च २०२० . 


BY COLLECTOR 


Ref : 


( 1 ) Govt. Resolution , No. PWR - 1088 /240100 / ( 138 ) L - 2, Revenue and Forest Department, 

Mantralay, Mumbai, dated 17th January 1991 . 
( 2 ) Letter from Dy . R.T.O., Akluj, No. 2126/ DYRTO / AKLUJ/ 2019, dated 19th December 2019 . 


NOTIFICATION 


No. 2019 /GB /Misc . / 2 - A / RRC /RR - 21 /2020. — In exercise of the powers conferred by Section 330 - A 
of the Maharashtra Land Revenue Code 1966 ( Mah.XLI of 1966 ) I , Milind Shambharkar, District 
Collector, Solapur hereby with the approval of the state Government vide GR No. PWR - 1088 /240100 / 
( 138 )/ L - 2 , Revenue and Forest Department, Mantralay, Mumbai , dated 17th January 1991 direct that all 
the powers conferred and duties imposed on the Collector or the Tahsildar under the provisions of 
chapter XI , XII ( except those under Section 183 , 184 ) of the said code shall exercised by the Deputy 
Regional Transport Officer Akluj , being the Taxation Authority for the region under their respective 
administrative jurisdiction of Solapur District, appointed under the Maharashtra Motor Vechicles Tax Act, 
1958 ( Bom . LXV of 1958 ) for the purpose of recovery of Motor Vehicles Tax dues or penalty or other 
such payables and dues under the said Act , as an arrears of land revenue , 


MILIND SHAMBHARKAR , 

I.A.S. , 
Collector, Solapur. 


Solapur, 9th March 2020 . 


याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, सिंचन शाखा, उपविभागीय 
व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी 
सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे. 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 

अधिसूचना -३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ . 
( पाहा : कायद्याचे कलम ५.० , ६.० , ७.० ) 

( पाहा नियम क्रमांक ३.० ) 
क्रमांक प्रशा -४ / नीउका / अधि -३ / ३३८३/ २०२०.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम 
५.० , ६.० , ७.० व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला आहे 
की, पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने 
कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , इंजि . सं . रा . बोडखे, कार्यकारी 
अभियंता, नीरा उजवा कालवा , विभाग फलटण , तालुका फलटण, 
जिल्हा सातारा खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या अद्ययावत नकाशांच्या 
प्रमाणित प्रती, जमीनधारक आणि / किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या 


मी , इंजि . सं . रा . बोडखे, कार्यकारी अभियंता, असेही जाहीर 
करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक 
जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी पुरविले जाणार 
नाही आणि महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ खाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व 
भोगवटादारांवर पाणीवापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे 
बंधनकारक असेल. 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत मा . अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


५ 


अनुसूची- ब -- चालू 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


७ 


२ ९ / २ / ब / २ 


१.१३ 


८ 


२ ९ / २ / ब / ३ 


१.२० 


- 


९ 


२ ९ / २ / अ / ३ 


१.०० 


१० 


३० 


०.७५ 


अनुसूची अ 
विभाग 

नीरा उजवा कालवा विभाग, फलटण , तालुका 

फलटण, जिल्हा सातारा. 
उपविभाग पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण उपविभाग क्रमांक 

४ , माचणूर (मु. माळशिरस ), तालुका माळशिरस, 

जिल्हा सोलापूर. 
प्रकल्पाचे नाव नीरा उजवा कालवा 
अधिसूचित 

१ ९ ८.१३ हे . 
केलेले क्षेत्र 
अधिसूचित नीरा उजवा कालवा वितरिका क्रमांक ६४ ( ब) 
क्षेत्राचा तपशील वरील लाभक्षेत्र . 
गावांची संख्या १ - चांदापुरी, तालुका माळशिरस, 

जिल्हा सोलापूर 
पाणीवापर संस्थेचे- प्रस्तावित " बळीराजा पाणीवापर संस्था 

चांदापुरी" तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर. 
( कार्यान्वित / 
प्रस्तावित ) 

अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील 
जिल्हा सोलापूर, तालुका माळशिरस 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
( अनुसूची ब प्रमाणे) 


११ 


३१ 


४.८८ 


१२ 


३२/१ 


०.४६ 


१३ 


३२/२ 


०.७४ 


१४ 


३३/१ 


०.३५ 


नाव व पत्ता 


१५ 


३३/२ 


०.३६ 


१६ 


३३/३ 


०.७८ 


१७ 


३४/१ 


२.६५ 


१८ 


३४/ २/ ब 


०.२३ 


१ ९ 


३४ / २ / ब / १ 


०.८० 


गाव 


२० 


३४ / २/ ब / ३ 


०.८३ 


गट संख्या 


क्षेत्र 


२१ 


३५/ १ / अ 


०.३२ 


२२ 


३५ / १/ ब 


०.६० 


१ 


२ 


३ 


२३ 


३५/२ 


०.९ २ 


हे . आर 


२४ 


३५/३ 


०.३२ 


चांदापुरी 


१३७ 


१ ९ ८.१३ 


२५ 


३५/ ३ / अ 


०.६० 


एकूण 


१३७ 


१ ९ ८.१३ 


२६ 


३५/४ 


०.९ १ 


२७ 


३५/५ 


०.९ १ 


२८ 


३५/६ 


०.९ १ 


अनुसूची- ब 
जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस, गाव चांदापुरी 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


अ . क्र . 


२ ९ 


३७/ १ / अ 


१.६३ 


३० 


३७ / २ / ब 


१.०० 


१ 


२ 


३ 


३१ 


३७/ ३ / ब 


०.८६ 


हे . आर 


३२ 


३७ / ३ / अ 


२.४० 


१ 


२६ पैकी 


३.२० 


३३ 


३८ / १ / अ 


२.१० 


२ 


२८ पैकी 


८.१८ 


३४ 


३८ / १ / ब / १ 


०.८० 


३ 


२ ९ / १ 


२.०० 


३५ 


३८ / १ / ब / २ 


०.८० 


२ ९ / २ / अ 


०.८ ९ 


३६ 


३८ / १ / ब / ३ 


०.४० 


५ 


२ ९ / २ / ब 


१.१३ 


३७ 


३८ / २ / क 


०.६० 


६ 


२ ९ / २ / अ / २ 


०.८ ९ 


३८ 


३८ / २ / ब / १ 


१.३ ९ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


अनुसूची- ब -- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 


अनुसूची- ब -- चालू 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


३ ९ 


३८ / २ / ड / १ 


१.०७ 


७१ 


४ ९ / १ / अ / १/ अ / १ / क / १ 


०.२० 


४० 


३८ / २ / ड / २ 


१.०४ 


७२ 


४ ९ / १ / अ / १ / ब / २ / क / ४ 


०.८० 


४१ 


३ ९ / १ 


१.६४ 


७३ 


४ ९ / १ / अ / २ 


०.४१ 


४२ 


३ ९ / २ 


१.२० 


७४ 


४ ९ / २ 


१.२० 


४३ 


३ ९ / ३ 


१.२० 


७५ 


४ ९ / १ / अ / १ / अ / १ / क / २ 


१.९ ० 


४४ 


४०/१ 


१.४१ 


७६ 


४ ९ / १ / अ / १ / ब/ २/ क / १ 


०.२० 


४५ 


४०/२ 


१.४१ 


७७ 


४ ९ / १ / अ / १ / ब / २ / क / २ 


०.८० 


४६ 


४०/३ 


१.४० 


७८ 


४ ९ / १ / अ / १ / ब / २ / क / ३ 


०.४० 


४७ 


४०/४ 


१.४० 


७ ९ 


५०/ १ / इ 


०.८६ 


४८ 


४१/१ 


१.१४ 


८० 


५० / १ / क 


०.८६ 


४ ९ 


४१/२ 


१.१४ 


८१ 


५०/ १ / इ 


०.८६ 


५० 


४२ / १ / अ 


१.३१ 


८२ 


५० / १ / ड 


०.८६ 


५१ 


४२ / १ / अ 


१.३१ 


८३ 


५० / १ / अ 


०.९ ४ 


५२ 


४२ / १ / ब / १ 


०.४० 


८४ 


५० / १ / ब 


०.८५ 


५३ 


४२ / १/ ब/ २ 


०.४१ 


८५ 


५०/२ 


१.०७ 


५४ 


४२/२ 


१.५१ 


८६ 


५१ / १ / ब 


०.८ ९ 


५५ 


४३/१ 


१४.७६ 


८७ 


५१ / १ / क 


०.८६ 


५६ 


४४ / १ / ब 


४.६० 


८८ 


५१ / १ / अ 


०.९ ४ 


५७ 


४४ / १ / अ / १ 


०.८० 


८ ९ 


५१/२ 


०.६० 


५८ 


४४ / १ / अ / २ 


१.६० 


९ ० 


५२/१ 


२.०० 


५ ९ 


४४ / २ / अ 


१.८७ 


९ १ 


५२/२ 


२.११ 


६० 


४४ / २ / ब 


५.६३ 


९ २ 


५३ 


०.८० 


६१ 


४५ 


४.०४ 


९ ३ 


५४ 


२.३ ९ 


६२ 


४६/१ 


१.८० 


९ ४ 


५५/ १ / अ 


२.०० 


६३ 


४६/२ 


१.७ ९ 


९ ५ 


५५ / १ / ब 


२.८४ 


६४ 


४७ / १ / ब 


१.५४ 


९ ६ 


५५/ २/ ब 


२.४२ 


६५ 


४७ / १ / अ 


०.७० 


९ ७ 


५५/ २ / अ 


२.४१ 


૬૬ 


४७/ २/ अ 


०.७० 


९ ८ 


५६/१ 


३.१५ 


६७ 


४७/ २ / ब 


१.५३ 


९९ 


५६/ २ अ 


०.६५ 


६८ 


४८ 


१.४३ 


१०० 


५६ / २ / ब / १ 


०.६५ 


४ ९ / १ / ब 


१.२४ 


१०१ 


५६ / २ / ब / २ / क / १ 


०.६५ 


६ 
७० 


४ ९ / १ / अ/ १ / ब / १ / क 


०.२० 


१०२ 


५६ / २ / ब / २ / क / २ 


०.७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


७ 


अनुसूची- ब -- चालू 


अनुसूची- ब -- चालू 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 


अधिसूचित केलेले क्षेत्र 
गट नंबर 

क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


१०३ 


५७/ १ / ब 


२.०८ 


१३५ 


६६/१/६ 


०.५२ 


१०४ 


५७/ १ / अ 


२.२७ 


१३६ 


६६/२ 


१.२० 


१०५ 


५७ / २ / ब 


१.८४ 


१३७ 


६७ 


२.७ ९ 


१०६ 


५७ / २ / क 


०.२४ 


एकूण 


१ ९ ८.१३ 


१०७ 


५७/ २ / अ / १ 


०.७५ 


१०८ 


५७/ २ / अ / २ 


१.० ९ 


इंजि. सं. रा. बोडखे, 

कार्यकारी अभियंता, 
नीरा उजवा कालवा विभाग, 


१० ९ 


५८/१ 


०.३१ 


११० 


५८/२ 


२.२१ 


फलटण. 


१११ 


५ ९ / १ 


२.०० 


फलटण , १ ऑक्टोबर २०२० . 


११२ 


५ ९ / २ 


२.०० 


११३ 


५ ९ / ३ 


०.८३ 


११४ 


६० / १ / अ 


१.०२ 


११५ 


६० / १ / ब 


०.७३ 


MMISF ACT, 2005 
( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.7 and 

Rule 3.00 ) 
( Notification No. III ) 


११६ 


६०/२ 


२.५६ 


११७ 


६१ / १ / ब 


१.६० 


११८ 


६१ / १ / अ 


०.४० 


११ ९ 


६१ / २ / ब 


१.०१ 


१२० 


६१/ २ / अ 


१.०० 


१२१ 


६१ / ३ / ब 


१.२० 


१२२ 


६१/ ३ / अ 


१.८० 


क्रमांक प्रशा-४ /नीउका / अधि -३ / ३३८३/ २०२०.- Whereas, it 
has been decided to delineate the Area of 
Operation of Water User Associations ( WUA s ) 
on Volumetric basis and as per Administrative 
Convenience under Sections 5.0 , 6.0 , 7.7 and 
Rule 3.0 of the MMISF Act, 2005. I , Engr. S. R. 
Bodkhe , Executive Engineer, Neera Right Bank 
Canal Division , Phaltan , district Satara hereby 
delineate the areas of operation of following 
WUA s and direct that the certified copy of the 
updated map and list of landholders and / or 
occupiers of said WUA s shall be displayed on 
the notice board of the offices of concerned 
Grampanchayat, Tahasil Office , Irrigation Section , 
Sub - Division and Division and other prominent 
public places . 


१२३ 


६२/१ 


१.९ ४ 


१२४ 


६२/२ 


१.६६ 


१२५ 


६३ 


१.९ ७ 


१२६ 


६४/१ 


१.५८ 


१२७ 


६४/२ 


१.५ ९ 


१२८ 


६५/१ 


१.१० 


१२ ९ 


६५/२ 


२.८१ 


१३० 


६६/१/१ 


०.६० 


१३१ 


६६/१/२ 


०.६० 


I , Engr. S. R. Bodkhe , Executive Engineer also 
hereby declare that , no water shall be supplied by 
the Appropriate Authority to an individual or occupier 
of such land and the system of supply of water 
through Water User Associations shall be binding 
on all the holders and the occupiers of the lands 
under Maharashtra Management of Irrigation 
System by Farmers Act , 2005 . 


१३२ 


६६/१/3 


०.६० 


१३३ 


६६/१/४ 


०.४० 


१३४ 


६६/१/५ 


०.४० 


c 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


Schedule B - contd. 


Sr. No. 


Any Person affected by this Notification or part 
thereof may file an appeal before Superintending 
Engineer, Pune , Irrigation Circle , Pune within 30 
days from the date of publication in the Maharashtra 
Government Gazette . 


Notified Area 
Gat Nos . 


Area 


1 


2 


3 


Schedule A 


Ha . 
0.89 


6 


29 / 2 / A / 2 


7 


29 / 2 / B / 2 


1.13 


8 


29 / 2 / B / 3 


1.20 


9 


29 / 2 / A / 3 


1.00 


10 


30 


0.75 


11 


31 


4.88 


Division : Neera Right Bank Canal Division 
Phaltan , taluka Phaltan , district Satara . 
Sub - Division : Irrigation project investigation , 
Sub - Division No. 4 , Machnur ( H. Q. Malshiras ) , 
taluka Malshiras , district Solapur. 
Name of the Project : Neera Right Bank Canal 
Area Notified : 198.13 Ha . 
No. of Village : 1 - Chandapuri , taluka Malshiras, 
district Solapur. 
Description of area Notified : Dy . No. 64 ( B ) of 
Neera Right Bank Canal. 
Name and address of WUA ( Existing / Proposed ) : 
Proposed " Baliraja W.U.A. Chandapuri ", taluka 
Malshiras , district Solapur. 

Details of Area Notified 


12 


32/1 


0.46 


13 


32/2 


0.74 


14 


33/1 


0.35 


15 


33/2 


0.36 


16 


33/3 


0.78 


17 


34/1 


2.65 


18 


34/2 / B 


0.23 


District Solapur, taluka Malshiras 


19 


34 / 2 / B / 1 


0.80 


Name of 
Villages 


Area Notified 
(As per Schedule B ) 


20 


34 / 2 / B / 3 


0.83 


21 


Gat No. 


Area 


35 / 1 / A 


0.32 


1 


2 


3 


22 


35/ 1 / B 


0.60 


На . 


23 


35/2 


0.92 


Chandapuri 


137 


198.13 


24 


35/3 


0.32 


Total 


137 


198.13 


25 


35 / 3 / A 


0.60 


26 


35/4 


0.91 


Schedule B 


27 


35/5 


0.91 


District Solapur, taluka Malshiras, 

village Chandapuri 


28 


35/6 


0.91 


Sr. No. 


Notified Area 
Gat Nos . 

Area 


29 


37 / 1 / A 


1.63 


30 


37/2 / B 


1.00 


1 


2 


3 


Ha . 


31 


37 / 3 / B 


0.86 


1 


26 PART 


3.20 


32 


37 / 3 / A 


2.40 


2 


28 PART 


8.18 


33 


38 / 1 / A 


2.10 


3 


29/1 


2.00 


34 


38 / 1 / B / 1 


0.80 


4 


29 / 2 / A 


0.89 


35 


38 / 1 / B / 2 


0.80 


5 


29 / 2 / B 


1.13 


36 


38 / 1 / B / 3 


0.40 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


९ 


Schedule B - contd . 


Schedule B - contd. 


Sr. No. 


Sr. No. 


Notified Area 
Gat Nos . 


Notified Area 
Gat Nos . 


Area 


Area 


1 


2 


1 


2 


3 
Ha . 
0.60 


3 
Ha . 
1.43 


37 


38 / 2 / K 


68 


48 


38 


38 / 2 / B / 1 


1.39 


69 


49/ 1 / B 


1.24 


39 


38 / 2 / D / 1 


1.07 


70 


49 / 1 / A / 1 / B / 1 / K 


0.20 


40 


38/ 2 / D / 2 


1.04 


71 


49 / 1 / A / 1 / A / 1 / K / 1 


0.20 


41 


39/1 


1.64 


72 


49/ 1 / A / 1 / B / 2 / K / 4 


0.80 


42 


39/2 


1.20 


73 


49 / 1 / A/ 2 


0.41 


43 


39/3 


1.20 


74 


49/2 


1.20 


44 


40/1 


1.41 


75 


49 / 1 / A / 1 / A / 1 / K / 2 


1.90 


45 


40/2 


141 


76 


49 / 1 / A / 1 / B / 2 / K / 1 


0.20 


46 


40/3 


1.40 


77 


49 / 1 / A/ 1 / B / 2 / K / 2 


0.80 


47 


40/4 


140 


78 


49 / 1 / A / 1 / B / 2 / K / 3 


0.40 


48 


41/1 


1.14 


79 


50/ 1 / E 


0.86 


49 


41/2 


1.14 


80 


50/ 1 / K 


0.86 


50 


42/ 1/ A 


1.31 


81 


50/ 1 / E 


0.86 


51 


42/ 1/ A 


1.31 


82 


50 / 1 / D 


0.86 


52 


42 / 1 / B / 1 


0.40 


83 


50 / 1 / A 


0.94 


53 


42 / 1 / B / 2 


0.41 


84 


50/ 1 / B 


0.85 


54 


42/2 


1.51 


85 


50/2 


1.07 


55 


43/1 


14.76 


86 


51 / 1 / B 


0.89 


56 


44/ 1 / B 


4.60 


87 


51 / 1 / K 


0.86 


57 


44 / 1 / A / 1 


0.80 


88 


51 / 1 / A 


0.94 


58 


44 / 1 / A / 2 


1.60 


89 


51/2 


0.60 


59 


44/ 2 / A 


1.87 


90 


52/1 


2.00 


60 


44/2 / B 


5.63 


91 


52/2 


2.11 


61 


45 


4.04 


92 


53 


0.80 


62 


46/1 


1.80 


93 


54 


2.39 


63 


46/2 


1.79 


94 


55 / 1 / A 


2.00 


64 


47 / 1 / B 


1.54 


95 


55/ 1 / B 


2.84 


65 


47/ 1 / A 


0.70 


96 


55 / 2 / B 


2.42 


66 


47/ 2 / A 


0.70 


97 


55 / 2 / A 


2.41 


67 


47/2 / B 


1.53 


98 


56/1 


3.15 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


Schedule B - contd. 


Schedule B - contd. 


Sr. No. 


Sr. No. 


Notified Area 
Gat Nos . 


Notified Area 
Gat Nos . 


Area 


Area 


1 


2 


3 


1 


2 


3 


Ha . 


Ha . 
0.65 


99 


56 / 2 / A 


121 


61 / 3/ B 


1.20 


100 


56 / 2 / B / 1 


0.65 


122 


61/ 3 / A 


1.80 


101 


56/ 2 / B / 2 / K / 1 


0.65 


123 


62/1 


1.94 


102 


56/ 2 / B / 2 / K / 2 


0.72 


124 


62/2 


1.66 


103 


57 / 1 / B 


2.08 


125 


63 


1.97 


104 


57 / 1 / A 


2.27 


126 


64/1 


1.58 


105 


57 / 2/ B 


1.84 


127 


64/2 


1.59 


106 


57/2 / K 


0.24 


128 


65/1 


1.10 


107 


57 / 2 / A/ 1 


0.75 


129 


65/2 


2.81 


108 


57 / 2/ A/ 2 


1.09 


130 


66/1/1 


0.60 


131 


109 


0.60 


58/1 


0.31 


66/1/2 


132 


66/1/3 


0.60 


110 


58/2 


2.21 


133 


66/1/4 


0.40 


111 


59/1 


2.00 


134 


66/1/5 


0.40 


112 


59/2 


2.00 


135 


66/1/6 


0.52 


113 


59/3 


0.83 


136 


66/2 


1.20 


114 


60 / 1 / A 


1.02 


137 


67 


2.79 


115 


60/ 1 / B 


0.73 


116 


60/2 


2.56 


Total 


198.13 


117 


61 / 1 / B 


1.60 


118 


61 / 1/ A 


0.40 


Engr . S. R. BODKHE , 

, 
Executive Engineer, 
Neera Right Bank Canal Division , 

Phaltan . 
Phaltan , 1st October 2020 . 


119 


61 / 2 / B 


1.01 


120 


61 / 2 / A 


1.00 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

जाहीर नोटिस 
क्रमांक पीओएल / एमएजी / कावि -१ ९ ३ / २०२० .-- तमाम लोकांना कळविणेत येते की , खाली दर्शविलेले पुरुष / स्त्री आकस्मिकरीत्या मयत 
झाले 

असून त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणावरून मयत झालेबाबत व तसे अंतिम वर्गीकरण करून मिळणेबाबत पोलीस निरीक्षक वाई , 
शिरवळ, महाबळेश्वर , सहायक पोलीस निरीक्षक , खंडाळा, भुईंज, पाचगणी, मेढा, लोणंद यांनी क्रिमीनल प्रोसिजर कोड कलम १७४ अन्वये 
इकडे अहवाल सादर केला आहे तरी सदर मयतासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूच्या कारणाबाबत कोणाची काही हरकत असेल तरी त्यांनी सदरची 
नोटिस महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून ३० दिवसांचे आत उपविभागीय दंडाधिकारी, वाई यांजकडे लेखी स्वरूपात तक्रार 
द्यावी. वरील मुदतीत कोणाची काही तक्रार न आलेस पोलीस निरीक्षक वाई, शिरवळ, महाबळेश्वर , सहायक पोलीस निरीक्षक, खंडाळा , 
भुईंज , पाचगणी, मेढा, लोणंद यांचे अहवालानुसार त्याप्रमाणे मयताची अखेर समरी मंजूर केली जाईल व मागाहून विचार केला जाणार नाही 
याची नोंद घ्यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९४२ 


११ 


परिशिष्ट 
वाई पोलीस स्टेशन 


अ. 


मयताचे नाव 


वय 


मयताचे 


गावाचे नाव 


मयताचे कारण 


मयताची 
दिनांक 


नं . 


नंबर व 


पोलीस 
स्टेशन 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


२ 


इंदुबाई बलदेवराज भारद्वाज 
कौस्तुभ हुंडेराव घाडगे 
उज्वला भिकू सपकाळ 
दत्तू शांताराम पवार 


३ 


३७ ८०/२०१८ राहणार जोर तालुका वाई 

७० % भाजून 

१५/११/२०१८ 
३७ ८४/२०१८ राहणार जेजुरी कॉलनी, वाई हृदयविकाराने 

०२/१२/२०१८ 
४५ १०/२०१८ राहणार गुलमोहर कॉलनी, वाई डोक्याला मार लागून पडून ० ९ / ०२ / २०१८ 
३५ ३१/२०१८ राहणार गुरेबाजार, सिद्धनाथ वाडी, फिटच्या आजार पडून २४/०५/२०१८ 
वाई. 

डोक्यास मार . 
८१ ०१/२०१८ राहणार धायरी, तालुका हवेली, हृदयविकाराचे झटक्याने ०१/०१/२०१८ 

जिल्हा सातारा . 


४ 


५ 


महादू रामचंद्र भुरूक 


६ 


महंमद मोहमंद शिकलगार 


विषारी औषध पिऊन 


१० / ०१ / २०१ ९ 


७ 


रमेश पांडूरंग गवळी 


अति उलट्या होऊन 


३०/०४/२०१८ 


७५ ०१ / २०१ ९ सिद्धनाथवाडी, वाई 
५० २२/२०१८ फिरस्ता मूळ राहणार वहागाव , 

ता . जावळी. 
२८ २१/२०१६ व्याजवाडी, ता . वाई 
४० ६ ९ / २०१८ दहयाट , तालुका वाई 


८C 


प्रदीप संपत फरांदे 


मेंदू आवरणाचे जंतू प्रादुर्भाव ० ९ / ०६ / २०१६ 
न्यूमोनिया सदृश तापातून २१ / ० ९ / २०१८ 
फुप्फुसात पाणी होऊन. 


९ 


रघूनाथ श्रीपती कदम 


१० 


जितेंद्र प्रल्हाद शिंदे 


गळफास 


१६/१०/२०१८ 


११ 


शिवाजी लक्ष्मण राजपुरे 


गळफास घेऊन मयत 


०३/१०/२०१८ 


१२ 


जगन्नाथ भिकोबा जमदाडे 


पाण्यात पडून बुडून 


२ ९ / ०५ / २०१ ९ 


१३ 


राजेंद्र किसन गायकवाड 


विषारी औषध पिऊन 


०७/०६/२०१८ 


३३ ७४/२०१८ सिद्धनाथवाडी, वाई 
५६ ७१/२०१८ बावधन , तालुका वाई 
८५ ३६ / २०१ ९ शहाबाग , वाई 
४६ ३ ९ / २०१८ पसरणी, तालुका वाई 
५६ ४४ / २०१ ९ खिंगर, तालुका मश्वर 
६२ ४० / २०१ ९ भोगाव , तालुका वाई 
५२ ०७ / २०१ ९ गंगापुरी, वाई, तालुका वाई 
४३ ४ ९ / २०१ ९ सोनगिरवाडी, वाई 


१४ 


रमेश धोंडिबा देवघरे 


हृदयविकाराचे झटक्याने 


०५ / ०६ / २०१ ९ 


पाण्यात पडून बुडून 


०४ / ०६ / २०१ ९ 


१५ लिलाबाई शिवाजी येवले 
१६ सुवर्णा सुभाष उंबरकर 
१७ 

संतोष मारुती सोनावले 


Traumatic Spinal Card ०४ / ०२ / २०१ ९ 
पत्राचे कॉम्प्रेसरचा शॉक १५ / ०६ / २०१ ९ 
लागून. 


१८ 


विकास रामचंद्र काटे 


पाण्यात पडून बुडून 


०४ / ०६ / २०१ ९ 


२२ २६ / २०१ ९ एमआयडीसी, वाई 
९ २८ / २०१ ९ सोनजाईनगर, वाई 


१ ९ आर्यन सोमनाथ भिसे 


कॅनॉलच्या पाण्यात पडून 


२२ / ०४ / २०१ ९ 


बुडून. 


२० 


पाण्यात पडून बुडून 


०७ / ०६ / २०१ ९ 


२१ 


पाण्यात पडून बुडून 


०४ / ०४ / २०१ ९ 


२२ 


गोरख तुकाराम दुबळे 
राहूल शिवराम बोडरे 
आप्पा महादेव कचरे 
रविंद्र दशरथ धायगुडे 
लक्ष्मण बाळू घाडगे 


३० ४७ / २०१ ९ शहाबाग , वाई 
१५ २५ / २०१ ९ पाडेवाडी, तालुका वाई 
३ ९ २ ९ / २०१ ९ बावधन ओढा, बावधन 
२५ ८२/२०१८ धोम कॉलनी, वाई 
५० ९ ० / २०१ ९ एकसर , तालुका वाई 


गळफास घेऊन 


३० / ०४ / २०१ ९ 


२३ 


गळफास घेऊन 


३०/११/२०१८ 


२४ 


कॅनॉलचे पाण्यात पडून 


२२/१२/२०१८ 


बुडून. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


वाई पोलीस स्टेशन -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


२५ 


करण तुषार हुंबरे 


विषारी औषध पिल्याने 


२४/०३/२०१७ 


३ १२/२०१७ फुलेनगर, वाई 
५० ३८ / २०१ ९ विराटनगर, वाई 


२६ शांतीलाल देवराम वसावे 


हृदयविकाराचे झटक्याने 


३० / ०५ / २०१ ९ 


२७ गणेश तानाजी पोळ 


गळफास घेऊन 


१३ / ०३ / २०१ ९ 


३० १७ / २०१ ९ धावडी, तालुका वाई 

३ / २०१ ९ बावधन , तालुका वाई 


२८ 


धनाजी सुरेश ठोंबरे 


४० 


पाण्यात उडी मारून बुडून १५ / ०१ / २०१ ९ 


मयत . 


२ ९ प्रतिभा गणेश वाडकर 


पाण्यात पडून बुडून 


२१ / ०५ / २०१ ९ 


३० 


तुषार रामदास शिर्के 


गळफास घेऊन 


२७ / ०३ / २०१ ९ 


पाण्यात पडून बुडून 


२१ / ०२ / २०१ ९ 


३१ अस्मिता सुरेश कोंढाळकर 
३२ जनार्दन राजाराम संकपाळ 


२२ ३७ / २०१ ९ वाडकरवाडी, तालुका वाई 
२६ २ / २०१ ९ पसरणी, तालुका वाई 
१४ ११ / २०१ ९ कोंढावळे, 

तालुका वाई 
३५ २७ / २०१ ९ चांदक, तालुका वाई 
३१ ४८ / २०१ ९ लोहोर, तालुका वाई 
१ ९ ४१ / २०१ ९ चिखली, तालुका वाई 


पाण्यात पडून बुडून 


१४ / ०४ / २०१ ९ 


३३ 


विक्रम दिलीप भिलारे 


गळफास घेऊन 


०७/ ०६ / २०१ ९ 


३४ रूतिक विनायक सोनावले 


कॅनॉलचे पाण्यात पडून 


०४ / ०६ / २०१ ९ 


बुडून. 


३५ फुलवती ऊर्फ मंगल जानू 

वाघमारे. 


४० ४६ / २०१ ९ गुरेबाजार, वाई 


हृदयविकाराच्या झटक्याने ०६ / ०६ / २०१ ९ 


३६ विशाल विनायक ठोंबरे 


पाण्यात पडून बुडून 


१८/१२/२०१८ 


३५ ८ ९ / २०१ ९ व्याजवाडी, तालुका वाई 
३८ २६ / २०१ ९ दरेवाडी, तालुका वाई 


३७ जितेंद्र गोरखनाथ काशिद 


गळफास लावून घेऊन 


१० / ०४ / २०१ ९ 


३८ विटाणा रामकिशोर चौरासिया 


डोक्यास रक्तस्राव झालेने ११ / ०२ / २०१ ९ 


४० १२ / २०१ ९ सिद्धनाथवाडी, वाई 
३२ ६६/२०१८ सोनजाईनगर, वाई 


३ ९ परशुराम वसंत पवार 


गळफास घेऊन 


२३ / ० ९ / २०१८ 


४० 


विकास किसन सपकाळ 


भाजून मयत 


१८ / ०७ / २०१ ९ 


५२ ५२ / २०१ ९ गुरेबाजार, वाई 
७४ ४३ / २०१ ९ सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई, 

जिल्हा ठाणे. 


४१ 


अजित रामचंद्र नाईक 


०५ / ०६ / २०१ ९ 


हृदयविकाराचे तीव्र 
झटक्याने मयत . 


४२ 


इलेक्ट्रिक शॉक लागून 


०२ / ०४ / २०१ ९ 


सुरज ऊर्फ शिवराज चंद्रकांत ७० २४ / २०१ ९ सोनगिरवाडी, वाई 
पाटील. 


४३ विकास रामचंद्र पाटील 


२२ ४२ / २०१ ९ एमआयडीसी, वाई 


पाण्यात पडून बुडून 


०४ / ०६ / २०१ ९ 


४४ 


गोरखनाथ लक्ष्मण इंगवले 


५२ ६७ / २०१ ९ गोरेगाव, तालुका माणगाव , 

जिल्हा रायगड . 


हृदयविकाराचे झटक्याने 


१५ / १० / २०१ ९ 


४५ नितीन नरसिंग मोरे 


अंगावर वीज पडून 


०५ / १० / २०१ ९ 


४६ 


नयन सुर्यकांत मांढरे 


गळफास घेऊन 


१३ / ० ९ / २०१ ९ 


३ ९ ६४ / २०१ ९ खानापूर , तालुका वाई 
२४ ५ ९ / २०१ ९ धावडी, तालुका वाई 
५८ ६५ / २०१ ९ खानापूर , तालुका वाई 
५२ ५८ / २०१ ९ धोम , तालुका वाई 


४७ 


बाळकृष्ण महादेव शिंदे 


विषारी औषध पिऊन 


० ९ / १० / २०१ ९ 


४८ 


शरद बळीराम पाटणे 


०२ / ० ९ / २०१ ९ 


मोटार सायकल वरून 
डांबरी रोडवर पडून . 


४ ९ 


उषा नंदकुमार गोळे 


४४ ५३ / २०१ ९ वाघाजाईवाडी, बावधन, 


सर्पदंशाने 


३० / ०७ / २०१ ९ 


तालुक वाई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


१३ 


परिशिष्ट -- चालू 
वाई पोलीस स्टेशन-- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


५० अर्जुन नथू खरात 


गळफास लावून घेऊन 


०३ / १० / २०१ ९ 


५१ 


आनंदा गणपत साळुखे 
प्रदीप यशवंत राजपुरे 


४२ ६३ / २०१ ९ कदमवस्ती, धोम कॉलनी, 

यशवंतनगर , वाई. 
३२ ६१ / २०१ ९ रविवार पेठ , वाई, तालुका वाई 
२७ ६८ / २०१ ९ नागेवाडी, तालुका वाई 
४० ७१ / २०१ ९ भोगाव, तालुका वाई 
४० २५/२०१७ मांढरदेव, तालुका वाई 


५२ 


२३ / ० ९ / २०१ ९ 
३० / १० / २०१ ९ 
०६ / ११ / २०१ ९ 


५३ 


गळफास लावून घेऊन 
गळफास लावून घेऊन 
गळफास लावून घेऊन 
मेंदू व फुप्फुसावर सूज 
येऊन. 


शामराव जगन्नाथ येवले 


५४ 


संजय नामदेव जाधव 


३०/०४/२०१७ 


५५ 


संध्या जितेंद्र चव्हाण 


५६ सुर्यकांत ज्ञानोबा खंडागळे 
५७ सुधीर नारायण हेरकळ 
५८ यश सुभाष दाभाडे 


४७ ५७ / २०१ ९ गंगापुरी, वाई, तालुका वाई 
४८ ५१ / २०१ ९ धावडी, तालुका वाई 
४४ ६ ९ / २०१ ९ मेणवली, तालुका वाई 
१३ २८/२०१८ बावधन, तालुका वाई 


भाजून मयत 

१८ / ०८ / २०१ ९ 
हृदयविकाराचे झटक्याने १६ / ०७ / २०१ ९ 
गळफास घेऊन मयत 

०३ / ११ / २०१ ९ 
कॅनॉलचे पाण्यात पडून 

२१/०५/२०१८ 
बुडून . 
Sones C Septicaemia १ ९ / ०३ / २०१५ 


५ ९ 


एक अनोळखी पुरुष 


अंदाजे १७/२०१५ पत्ता माहित नाही 

५५ 
अंदाजे १६/२०१४ पत्ता माहित नाही 


६० 


एक अनोळखी पुरुष 


हृदयविकाराचे झटक्याने 


२ ९ / ०४ / २०१४ 


६१ 


निलेश अरविंद रासकर 


३५ ७८/२०१८ फुलेनगर, वाई 


१०/११/२०१८ 


ट्रक्टरचे रोटरमध्ये पाय 
अडकलेने गंभीर जखमी 


मयत . 


भुईंज पोलीस स्टेशन 
२६ ४१/२०१८ वळकुंदेवाडी 


१ 


OPC Poisoning 


गणेश अशोक वळकुंदे 
प्रविण विनायक चव्हाण 


२२/१०/२०१८ 


२ 


४० ३२/२०१८ सुरूर 


Organo to phos १२ / ० ९ / २०१८ 
phorous insectiside 
dichiorvos ( nuvan ) 
ingristion . 
Death due to १३/१२/२०१८ 
Polytrauma . 
Meningitis (मेंदूज्वर) २६/१२/२०१८ 


३ 


सुहास गणपत महामुनी 


४० ४८/२०१८ किकली 


४ 


अर्णव महेश पवार 


दिड ०१ / २०१ ९ उडतारे 
वर्ष 


मोहन दगडू इथापे 


५८ ४ ९ / २०१८ देगाव 


०२/१२/२०१८ 


विषारी औषध पिल्याने 
( ऑरगेनिक फॉस्फरस ). 


६ 


सौ . सविता रुपचंद भंडारी 


४५ २ ९ / २०१७ खालची बेलमाची 


१० / ० ९ / २०१७ 


Death due to 
Coronary Electric 
shock . 


७ 


४५ २ ९ / २०१८ भुईंज 


३०/०६/२०१८ 


प्रकाश इजाहरकुल मणियार 
उर्फ भुखल टाकिया 


Death due to 
Intraventruhas 
Haemorrhage 
(मेंदूतील रक्तवाहिन्या 
फुटून ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 


भुईंज पोलीस स्टेशन -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


अभिजीत जयंत बाबर 


४२ 


१२ / २०१ ९ उडतारे 


Death due to 


२७ / ०६ / २०१ ९ 


Coronary Artery 
Disease ( हृदयाच्या 
रक्त वाहिन्यांच्या 
विकाराने). 


९ 


कल्पना अशोक शिंदे 


४७ २३ / २०१ ९ भुईंज 


पाण्यात बुडून 


२४ / १० / २०१ ९ 


१० हुसेन रियाज मुलाणी 


२ ०३ / २०१ ९ बोपेगाव 


६० % भाजलेने 


११ / ०१ / २०१ ९ 


११ 


सचिन सर्जेराव फरांदे 


४५ १७ / २०१ ९ ओझर्डे 


२० / ०७/ २०१ ९ 


हृदयक्रिया बंद पडून 
( Cause of Death 
is acute My 
ocardial infarction ) 


१२ 


रोशन लवू ठुकरूल 


२६ २० / २०१ ९ भांडूप , मुंबई 


किडनी फेल झाल्याने 


१६ / ०८ / २०१ ९ 


१३ हंबिरराव सदाशिव काळभोर 


५२ २४ / २०१ ९ किकली 


कॅन्सरचे आजारास कंटाळून २८ / १० / २०१ ९ 


गळफास घेऊन. 


रविंद्र बबन जाधव 


४४ ३०/२०१७ खानापूर 


सर्पदंशाने 


२७ / ० ९ / २०१७ 


१४ 


आनंदराव सर्जेराव चव्हाण 


७० ४६/२०१८ सुरूर 


१५/१२/२०१८ 


फुप्फुसास सूज व 
हृदयविकाराचे झटक्याने. 


१५ 


गजानन नारायण महिंद्रे 


४५ ११/२०१८ सुरूर 


१३/०३/२०१८ 


हृदयक्रिया बंद पडून 
( Cause of Death 
Cardio Arrest ) . 


१६ 


दत्तात्रय धोंडिबा ननावरे 


८५ २१/२०१३ सुरूर 


पेटवून घेऊन 


२६/०५/२०१३ 


१७ 


विकास विश्वास चौधरी 


३६ १ ९ / २०१ ९ केंजळ 


गळफास घेऊन 


१ ९ / ०८ / २०१ ९ 


१८ 


शिवशंकर हरी त्रिपाठी 


४५ ०५/२०१४ ओझर्डे 


यकृताचे गंभीर आजाराने २६/०२/२०१४ 


१ ९ सुरेश भिकोबा बाबर 


६४ १६ / २०१ ९ उडतरे 


हृदयविकाराच्या झटक्याने १४ / ०७ / २०१ ९ 


२० 


अनोळखी 

पुरुष 

जातीचे प्रेत 


५० ते ४४/२०१८ 


हृदयविकाराच्या झटक्याने ०६/११/२०१८ 
( Coronary Artery 
Disease Natural ) . 


२१ 


अनिल अच्चु पुजारी 


५७ ३५/२०१८ मालाड , मुंबई 


हृदयविकाराच्या झटक्याने २० / ० ९ / २०१८ 


२२ 


प्रकाश हणमंत शिंदे 


७५ ०६ / २०१ ९ किकली 


९ २ ते ९ ५ % भाजल्याने 


२ ९ / ०४ / २०१ ९ 


२३ प्रमोद तपेश्वर यादव 


गळफास घेऊन 


१६ / ०२ / २०१ ९ 


२६ ०४ / २०१ ९ बित्तीया बिहार, हल्ली राहणार 

कदमवाडी. 


पाचगणी पोलीस स्टेशन 
७/ २०१ ९ गोडवली, 

गोडवली, तालुका महाबळेश्वर 


बाजीराव शंकर मालुसरे 


६२ 


२२ / ०५ / २०१ ९ 


मेंदूतील रक्तस्राव आणि 
यकृतातील पेशीमध्ये बिघाड 


झालेने मयत. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


परिशिष्ट -- चालू 
पाचगणी पोलीस स्टेशन -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


२ 


राकेश रामा भावर 


९ 


१६ / २०१ ९ मणिपूर डहाणे 


अति तापामुळे हृदयक्रिया ११/०१/२०१८ 


बंद पडून . 


३ 


निलम सुनिल खरात 


२०/०६/२०१८ 


४५ ११ / २०१ ९ भिमनगर , पांचगणी, 

तालुका महाबळेश्वर. 


जंतूसंसर्ग 
(( SEPTICIEMA) 


४ 


मनोज राम चौधरी 


३२ ५२/२०१८ सिद्धनाथवाडी, वाई 


२७/०७/२०१८ 


हृदयाचे व किडणीचे 
आजाराने. 


५ 


शांताबाई विलास जाधव 


फुप्फुसाला सूज आलेने 


२४/०५/२०१८ 


४५ ९ / २००१८ आंब्रळ , तालुका महाबळेश्वर 

शिरवळ पोलीस स्टेशन 


१ 


जतिन जविनदरलाल अरोरा 


हृदयविकाराचे झटक्याने 


२० / ०३ / २०१ ९ 


३० ० ९ / २०१ ९ सांगवी, तालुका खंडाळा 
५८ १२ / २०१ ९ विंग , तालुका खंडाळा 


२ 


गुरुस्वामी पंडाराम नाडार 


२६ / ०४ / २०१ ९ 


हृदयविकाराचे तिव्र 
झटक्याने. 


३ 


रुपाली सुरेश चव्हाण 


२८ २१ / २०१ ९ भादे, तालुका खंडाळा 


२६ / ०७ / २०१ ९ 


मानसिक आजारापणाचे 
भरात विहिरीत उडी 

टाकून 
पाण्यात पडून बुडून मयत . 


४ 


निखिल भगवान चव्हाण 


गळफास घेऊन 


०६ / ०५ / २०१ ९ 


५ 


एकनाथ रामचंद्र हाडके 


२६ १४ / २०१ ९ भोळी, तालुका खंडाळा 
७५ १५ / २०१ ९ गुठाळे, तालुका खंडाळा 
३७ ११ / २०१ ९ शिरवळ, तालुका खंडाळा 


०२ / ०५ / २०१ ९ 


जंतूसंसर्ग होऊन 
किडणीच्या आजाराने 


६ 


शहीनाज राजू खान 


१५ / ०४ / २०१ ९ 


७ 


अनोळखी पुरुष 


६५ २८/२०१८ 


लिव्हर निकामी झाल्याने 


१३/१२/२०१८ 


८C 


रामचंद्र कृष्णा सणस 


६५ २३ / २०१ ९ माने कॉलनी, भोळी, 


हृदयविकाराचे झटक्याने 


१० / ०८ / २०१ ९ 


तालुका खंडाळा. 


९ 


ज्योती कृष्णा चव्हाण 


वीज पडून मयत 


० ९ / १० / २०१ ९ 


१० 


तन्मय नवनाथ जाधव 


पाण्यात पडून बुडून 


०२ / १० / २०१ ९ 


११ 


महादेव वामन गायकवाड 


३५ ३३ / २०१ ९ भादे, तालुका खंडाळा 
११ ३२ / २०१ ९ अतिट, तालुका खंडाळा 
६५ ४१ / २०१ ९ भादे, तालुका खंडाळा 
८५ १८ / २०१ ९ कोयाडी, जिल्हा वासिम 
४४ २२ / २०१ ९ केसुर्डी, तालुका खंडाळा 


२ ९ / ११ / २०१ ९ 


पाण्यात पडून बुडून 
हृदयविकाराचे झटक्याने 


१२ 


कौतिक ऐकोबा भिसडे 


१७ / ०६ / २०१ ९ 


१३ 


सतिश सोमा कचरे 


पुराचे पाण्यात पडून बुडून ० ९ / ०८ / २०१ ९ 


मयत . 


१४ 


मयुर विष्णू भिले 


गळफास घेऊन 


०२ / ११ / २०१ ९ 


२५ ३४ / २०१ ९ सुंदरनगरी, शिरवळ , 

तालुका खंडाळा. 
४० ३० / २०१ ९ भादे, तालुका खंडाळा 


१५ नितीन श्रीरंग साळुखे 


फिटचे आजारामध्ये 


२० / ० ९ / २०१ ९ 


विहिरीचे पाण्यात पडून 


बुडून. 


१६ 


विश्वास तात्याबा औदुते 


पाण्यात पडून बुडून 


२६ / ० ९ / २०१ ९ 


४० ३१ / २०१ ९ वेल्हे , तालुका बारामती, 

जिल्हा पुणे. 
३५ ३५ / २०१ ९ होडी ( भादे ), तालुका खंडाळा 


१७ 


प्रकाश ऊर्फ दत्तात्रय रामदास 


पाण्यात पडून बुडून 


०४/ ११ / २०१ ९ 


पवार . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


परिशिष्ट -- चालू 
शिरवळ पोलीस स्टेशन -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१८ सुनिल मच्छिद्र चव्हाण 


४ ९ २ ९ / २०१ ९ शिरवळ, तालुका खंडाळा 


१ ९ मसू रामदास धोत्रे 
२० 


६५ १२ / २०१ ९ कापडगाव , तालुका फलटण 
३२ ०७ / २०१ ९ पारगाव , तालुका खंडाळा 


अशोक दत्तू पवार 


मेंदू अंतर्गत रक्तस्राव २६ / ०८ / २०१ ९ 
होऊन. 
हृदयविकाराचे झटक्याने १४ / ०४ / २०१ ९ 
हृदयविकाराचे झटक्याने २० /०३/ २०१ ९ 
मृत्यू. 
जास्त काळ दारू पिलेने ०८ / ०२ / २०१ ९ 
हृदयविकाराचे झटक्याने १४ / ०४ / २०१ ९ 
हृदयविकाराचे झटक्याने २६ / ०४ / २०१ ९ 


२१ ऋषभ राजेंद्र तळेकर 
२२ विठ्ठल धर्माजी दुधाणे 
२३ 

मारुती सोपान रामगुडे 


२३ ०३ / २०१ ९ खंडाळा, तालुका खंडाळा 
६२ ११ / २०१ ९ बावडा, तालुका खंडाळा 
६५ १४ / २०१ ९ बावडा , तालुका खंडाळा 

खंडाळा पोलीस स्टेशन 
३७ २२ / २०१ ९ कर्नवडी, तालुका खंडाळा 
५६ २१ / २०१ ९ पारगाव , तालुका खंडाळा 
४० ०२ / २०१ ९ लोणी, तालुका खंडाळा 
१ ९ १३ / २०१ ९ अहिरे, तालुका खंडाळा 


१ 


२ 


रेणुका संजय ओव्हाळ 
बबन शंकर पोळ 
अश्यापक अब्दुल करीम शेख 


विषारी औषध पिलेने 
हृदयविकाराचे झटक्याने 
हृदयविकाराचे झटक्याने 
छातीस गंभीर मुका मार 
लागून. 
हृदयविकाराचे झटक्याने 


१ ९ / ०७ / २०१ ९ 
२१ / ०७ / २०१ ९ 
२७ / ०१ / २०१ ९ 
२१ / ०४ / २०१ ९ 


३ 


४ 


किसन धनु चव्हाण 


५ 


हसमत रशिद खान 


१७ / ११ / २०१ ९ 


६ 


०१ / ११ / २०१ ९ 


नितीन सुरेश गायकवाड 
रामचंद्र बाबूराव खुडे 


५ ९ ३३ / २०१ ९ कोठापार्या, जिल्हा फरुखबाद, 

उत्त्तर प्रदेश. 
३ ९ ३१ / २०१ ९ झगलवाडी, तालुका खंडाळा 
६० २ ९ / २०१ ९ रामगुडे वस्ती, बावडा , 

तालुका खंडाळा. 
६५ १६ / २०१ ९ पर्वती दर्शन , पुणे 
३२ २ ९ / २०१८ खंडाळा, तालुका खंडाळा 


गळफास लावून मयत 
हृदयविकाराचे झटक्याने 


७ 


११ / १० / २०१ ९ 


८ 


हृदयविकाराचे झटक्याने 


दादा निवृत्ती सोनवणे 
मिनाक्षी संतोष धनावडे 


२ ९ / ०४ / २०१ ९ 
०४/१०/२०१८ 


९ 


फुप्फुसाला जंतू संसर्ग 


झाल्याने. 


१० 


११ 


सौ . सुवर्णा संजय चोरगे 
चेतन रामचंद्र मोरे 
हिमालय हिंदूराव शेवाळे 


४२ २६/२०१८ खंडाळा, तालुका खंडाळा 
२० १२/२०१८ चिखलगाव, तालुका भोर 
३१ ३० / २०१ ९ पारगाव , तालुका खंडाळा 


१२ 


१३ 


सिमा विजय जंगम 


१४ 


अरूण राजाराम मेढेकर 


१५ रमेश 


रमेश सुधाकर पारडे 
१६ दिलीप विठ्ठल पवार 
१७ प्रमोद देविचंद भोसले 
१८ नामदेव बाळकृष्ण काशिद 


७५ १७ / २०१ ९ पारगाव, तालुका खंडाळा 
६२ २७ / २०१ ९ आसवली, तालुका खंडाळा 
३३ २६ / २०१ ९ खंडाळा, तालुका खंडाळा 
५६ १५ / २०१ ९ पोलीस वसाहत , खंडाळा 
२५ ३२ / २०१ ९ खंडाळा , तालुका खंडाळा 
५३ ३४/ २०१ ९ शिवाजीनगर, खंडाळा 
६५ १८ / २०१ ९ खंडाळा, तालुका खंडाळा 


विषारी औषध पिलेने १६ / ० ९ / २०१८ 
मोटार सायकलवरून पडून २०/०५/२०१८ 
फुप्फुसात पाणी झाल्याने 

१६ / १० / २०१ ९ 
गुदमरून. 
मेंदूत रक्तस्राव झाल्याने १३ / ०५ / २०१ ९ 
हृदयविकाराचे झटक्याने ०३ / १० / २०१ ९ 
गळफास लावून मयत २ ९ / ० ९ / २०१ ९ 
हृदयविकाराचे झटक्याने २८ / ०४ / २०१ ९ 
पाण्यात पडून बुडून 

०३ / ११ / २०१ ९ 
हृदयविकाराचे झटक्याने ३० / ११ / २०१ ९ 
७० % भाजून गंभीर जखमी २५ / ०५ / २०१ ९ 
झाल्याने. 
लिव्हरच्या व टीबीचे ३० / ०८ / २०१ ९ 
आजाराने . 


१ ९ सुमन शांताराम थोरात 


२० 


योगेश पंढरीनाथ बडेकर 


४० २५/२०१८ अहिरे , तालुका खंडाळा 


२१ 


सायली संगम जाधव 


२१ २४ / २०१ ९ मोर्वे, तालुका खंडाळा 
२७ ३४/२०१८ खंडाळा, तालुका खंडाळा 


पाण्यात पडून बुडून 

१२ / ०८ / २०१ ९ 
मोटार सायकलवरून पडून १ ९ / १२ / २०१८ 


२२ 


प्रमोद बाळासाहेब खंडागळे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


१७ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


लोणंद पोलीस स्टेशन 


१ 


सुरज उमाजी मदने 


अपघातात डोकीस मार 


१२ / ०२ / २०१ ९ 


लागून मयत . 
हृदयविकाराचे झटक्याने 


२ 


भिमकुमार राम लैट 


०२/११/२०१८ 


३ 


भारती अविनाश सपकाळ 


विषारी औषध प्राशन केलेने १ ९ / ०७ / २०१८ 


२३ ११ / २०१ ९ भंडलकर वस्ती, लोणंद, 

तालुका खंडाळ. 
३२ ५८/२०१८ गोळेगाव, तालुका खंडाळा 
२.५ ४८/२०१८ अंदारी, तालुका खंडाळा 
६० ३८/२०१८ परळगव्हाण, तालुका , 

जिल्हा परभणी. 
२० २०/२०१८ पाडेगाव, तालुका खंडाळा 
४२ ३० / २०१ ९ येळेवाडी, तालुका खंडाळा 


४ 


शंकरराव माणिकराव शिंदे 


हृदयविकाराचे झटक्याने 


०२ / ०७ / २०१ ९ 


५ 


रितीक सुनिल नवले 
सुरेश रामचंद्र बोडरे 


गळफास लावून घेऊन १ ९ / ०७ / २०१८ 
विषारी औषध प्राशन केलेने ०१ / ०५ / २०१ ९ 


६ 


मेढा पोलीस स्टेशन 


१ 


अबीर गोलकधन मुखर्जी 


३ ९ ४६ / २०१ ९ एमआयबीएम रोड, पुणे 


हृदयविकाराचे झटक्याने व ३१/१२/२०१८ 
मेंदूत रक्तस्राव होऊन. 


२ 


पांडूरंग रामजी शिंदे 


६ ९ ३ ९ / २०१ ९ रूळे, तालुका महाबळेश्वर 


पाण्यात पडून बुडून 


१२ / ०८ / २०१ ९ 


महाबळेश्वर पोलीस स्टेशन 


१ 


कारभारी भाऊसाहेब आवारी 


गळफास घेऊन मयत 


१३ / ०२ / २०१ ९ 


२ 


अविनाश अशोक शिर्के 


३ 


सौ . प्रियंका मनोहर शिंदे 


उंचीवरून पडून झालेल्या २७/१०/२०१८ 
गंभीर दुखापतीमुळे मृत्यू . 


५४ ०५ / २०१ ९ २०२ , दत्त्तशांती बिल्डिंग, 

नेताजीनगर, गणपती मंदिराजवळ , 

पिंपळेगुरव , औंध , पुणे. 
२७ १ ९ / २०१८ राहणार निंबवी, तालुका श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर . 
२७ १ ९ / २०१८ राहणार प्लॅट नंबर २६ , 

सिद्धी टेरेस , अभिनव फार्मसी 
कॉलेजजवळ , श्री . कॅट्रोल चौक , 

नहे, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
७२ १/२०१७ राहणार देवळीमुरा, 

तालुका महाबळेश्वर . 
४० १ ९ / २०१ ९ राहणार शिंदोळा, 

तालुका महाबळेश्वर. 
३७ २० / २०१ ९ राहणार धानवली, तालुका भोर, 
३ ९ १३ / २०१ ९ राहणार रामदेव रेसीडेन्सी. 

प्लॅट नंबर १०४ , बी.बी. रोड, 


४ 


धोंडिबा कोंडिबा आखाडे 


जंगली प्राण्याच्या धडकेमुळे १४/०३/२०१७ 


मयत . 


रमेश रामचंद्र ढेबे 


गळफास घेऊन मयत 


१५ / १० / २०१ ९ 


६ 


गळफास घेऊन मयत 


२४ / १० / २०१ ९ 


किसन नथुराम धानवले 
रतनलाल खमेचंद कुकरेजा 


७ 


हृदयविकाराचे झटक्याने 


१ ९ / ०५ / २०१ ९ 


उल्हासनगर, 


संगीता राजापूरकर चौगले, 

उपविभागीय दंडाधिकारी, 

वाई उपविभाग, वाई. 


वाई, १८ फेब्रुवारी २०२० . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


महापालिका उपायुक्त यांजकडून 
वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


मे २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६२८ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , आर. पी . पाटील चौक , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , आर . पी . पाटील चौक , कुपवाड परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०१ , आर. पी . पाटील चौक , कुपवाड 
( १ ) निलाबाई भगवान व्हनकडे घर , कुपवाड 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) ओढा ते माने हॉस्पिटल, ( २ ) माने हॉस्पिटल ते लवटे 
घर , ( ३ ) लवटे घर ते ओढा, कुपवाड . 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 
सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


१ ९ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या -६/ कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० /२०२०-२१, 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


मे २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६२ ९ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , विकास कॉलनी, वारणाली, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , विकास कॉलनी, वारणाली, कुपवाड परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , विकास कॉलनी, वारणाली, 
कुपवाड ( १ ) लक्ष्मीबाई साळुखे घर, कुपवाड 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) नाला ते दत्त मंदिर, ( २ ) दत्त मंदिर ते सावित्री पाटील 
घर , ( ३ ) सावित्री पाटील घर ते नाला , कुपवाड. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली /६३० / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , परमशेट्टी हॉस्पिटल परिसर, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , परमशेट्टी हॉस्पिटल परिसर , मिरज परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , परमशेट्टी हॉस्पिटल परिसर , 
मिरज ( १ ) संजय कुलकर्णी हॉस्पिटल, मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) आदित्य हॉस्पिटल ते चिवटे हॉस्पिटल , ( २ ) चिवटे 
हॉस्पिटल ते गुलाबराव पाटील हॉस्पिटल , ( ३ ) गुलाबराव पाटील हॉस्पिटल ते आदित्य हॉस्पिटल, मिरज. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


२१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या -६/ कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० /२०२०-२१, 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


मे २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६३१/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , सांगली वेस , चांभार गल्ली, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , सांगली वेस, चांभार गल्ली, मिरज परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , सांगली वेस , चांभार गल्ली, 
मिरज ( १ ) कोयना देवमाने घर, मिरज , 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) म.न.पा. शाळा नं . ८ ते मुजावर सायकल दुकान, 
( २) मुजावर सायकल दुकान ते अप्सरा हॉटेल , ( ३ ) अप्सरा हॉटेल ते शिवम ऑटोमोबाईल, ( ४ ) शिवम ऑटोमोबाईल ते म.न.पा. शाळा 
नं . ८ , मिरज . 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १८ ऑगस्ट २०२० . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ /कार्या-६/ कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


35 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६३२ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , अमझद खान नदाफ घर, सांगली वेस, चांभार गल्ली, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , अमझद खान नदाफ घर , सांगली वेस, चांभार गल्ली, मिरज परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० 
ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहे . 


* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , अमझद खान नदाफ घर , 
सांगली वेस, चांभार गल्ली, मिरज ( १ ) अमझद खान नदाफ घर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) म.न.पा. शाळा नं . ८ ते मुजावर सायकल दुकान , 
( २ ) मुजावर सायकल दुकान ते अप्सरा हॉटेल , ( ३ ) अप्सरा हॉटेल ते शिवम ऑटोमोबाईल , ( ४ ) शिवम ऑटोमोबाईल ते म.न.पा. शाळा 
नं . ८ , मिरज . 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


२३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० /२०२०-२१, 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


मे २०२० . 


अधिसूचना 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ वव 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , ब्राह्मणपुरी, जिलेबी चौक , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , ब्राह्मणपुरी, जिलेबी चौक , मिरज परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०४ , ब्राह्मणपुरी, जिलेबी चौक , मिरज 
( १ ) हरिप्रिया अपार्टमेंट, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) म.न.पा. शाळा नं . १ ते गोरे मंगल कार्यालय, ( २ ) गोरे 
मंगल कार्यालय ते महाबळ घर , ( ३ ) महाबळ घर ते पाठक हॉस्पिटल , ( ४ ) पाठक हॉस्पिटल ते म.न.पा. शाळा नं . १ , मिरज . 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६३४ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , यशवंत कुलकर्णी घर , ब्राह्मणपुरी, जिलेबी चौक , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , यशवंत कुलकर्णी घर , ब्राह्मणपुरी, जिलेबी चौक , मिरज परिसरामध्ये , दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते 
दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०४ , यशवंत कुलकर्णी घर , ब्राह्मणपुरी, 
जिलेबी चौक, मिरज ( १ ) यशवंत कुलकर्णी घर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) म.न.पा. शाळा नं . १ ते गोरे मंगल कार्यालय, ( २ ) गोरे 
मंगल कार्यालय ते महाबळ घर , ( ३ ) महाबळ घर ते पाठक हॉस्पिटल , ( ४ ) पाठक हॉस्पिटल ते म.न.पा. शाळा नं . १ , मिरज . 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ ऑगस्ट २०२० . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


२५ 


मे २०२० . 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० /२०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ वव 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , प्रमोद गजानन आऐतवडे घर , ब्राह्मणपुरी, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , प्रमोद गजानन आऐतवडे घर , ब्राह्मणपुरी, मिरज परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०४ , प्रमोद गजानन आऐतवडे घर , 
ब्राह्मणपुरी, मिरज ( १ ) प्रमोद गजानन आऐतवडे घर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) आर . एम . हायस्कूल ते शिवनेरी चौक, ( २ ) शिवनेरी 
चौक ते दत्त मंदिर , ( ३ ) दत्त मंदिर ते ज्युबली कन्या शाळा, ( ४ ) ज्युबली कन्या शाळा ते आर . एम . हायस्कूल , मिरज . 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६३६ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , जीवन माळी हॉस्पिटल, वैरण बाजारजवळ, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०७ , जीवन माळी हॉस्पिटल, वैरण बाजारजवळ , मिरज परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०७ , जीवन माळी हॉस्पिटल, वैरण 
बाजारजवळ , मिरज ( १ ) जीवन माळी हॉस्पिटल , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) डॉ . महेश भट ते रहिमततुल्लाह हॉटेल , ( २ ) रहिमततुल्लाह 
हॉटेल ते मस्जिद, ( ३ ) मस्जिद ते पशुवैद्यकीय दवाखाना, ( ४ ) पशुवैद्यकीय दवाखाना ते डॉ . महेश भट , मिरज. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


२७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या -६/ कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० /२०२०-२१, 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


मे २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६३७ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , कुमार तोडकर घर , कमान वेस, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , कुमार तोडकर घर, कमान वेस , मिरज परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०४ , कुमार तोडकर घर , कमान वेस, 
मिरज ( १ ) ०४ , कुमार तोडकर घर , मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) जयहिंद सप्लायर्स ते ऑटो प्लस ऑटो सर्व्हिस, ( २) ऑटो 
प्लस ऑटो सर्व्हिस ते माँ मंझिल, ( ३ ) माँ मंझिल ते काशीद दवाखाना, ( ४ ) काशीद दवाखाना ते जयहिंद सप्लायर्स, मिरज. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक 

३१ 

मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६३८ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , शिवशक्ती व्यायाम मंडळजवळ , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , शिवशक्ती व्यायाम मंडळजवळ, सांगली परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १७ , शिवशक्ती व्यायाम मंडळजवळ, 
सांगली ( १ ) राघवेंद्र बंगला, सांगली . 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ) ( १ ) अभिजीत बंगला ते श्री गणेश घर , ( २ ) श्री गणेश 
घर ते समर्थ बंगला, ( ३ ) समर्थ बंगला ते आश्विनी क्लिनीक, ( ४ ) आश्विनी क्लिनिक ते अभिजीत बंगला, सांगली. 


तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


२ ९ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या -६/ कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० /२०२०-२१, 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


मे २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६३ ९ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , किसान चौक, गणपती मंदिराजवळ , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , किसान चौक , गणपती मंदिराजवळ, सांगली परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ 
सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १७ , किसान चौक , गणपती 
मंदिरजवळ, सांगली ( १ ) इब्राहिम मुजावर घर , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) हॉटेल ग्रेट मराठा ते योगेश्वर बंगला, ( २ ) योगेश्वर 
बंगला ते गणेश मंदिर , ( ३ ) गणेश मंदिर ते इंद्रजित बंगला, ( ४ ) इंद्रजित बंगला ते हॉटेल ग्रेट मराठा, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६४० / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ ९ , वॉन्लेसवाडी, गडदे गल्ली, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ ९ , वॉन्लेसवाडी, गडदे गल्ली, सांगली परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १ ९ , वॉन्लेसवाडी, गडदे गल्ली, सांगली 
( १ ) रमजान हनिफ पटेल घर , सांगली. 


उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) रेणुका माता मंदिर ते मरसुल बंगला, ( २ ) मरसुल 
बंगला ते खुली जागा, ( ३ ) खुली जागा ते प्युअर अॅक्वा, ( ४ ) प्युअर अॅक्वा ते रेणुका माता मंदिर , सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


३१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या -६/ कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० /२०२०-२१, 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


मे २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६४१/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , गुलाब कॉलनी, कोळी घर , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , गुलाब कॉलनी, कोळी घर , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १७ , गुलाब कॉलनी, कोळी घर , 
सांगली ( १ ) सुशांत शशिकांत कोळी घर , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र, 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) बाबा चौक ते सिद्धेश्वर बंगला, ( २ ) सिद्धेश्वर बंगला ते आशीर्वाद बंगला , 
( ३ ) आशीर्वाद बंगला ते वैष्णवी अपार्टमेंट , ( ४ ) वैष्णवी अपार्टमेंट ते बाबा चौक, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६४२ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , शरदनगर , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , शरदनगर , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , शरदनगर, कुपवाड ( १ ) शंकर 
कोरवार घर , कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) मोहिते घर ते आदिती लेडीज दुकान , ( २ ) आदिती लेडिज दुकान ते आशीर्वाद 
कारखाना, ( ३ ) आशीर्वाद कारखाना ते बसवराज किराणा, ( ४ ) बसवराज किराणा ते मोहिते घर , कुपवाड. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९४२ 


३३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

. 
( २) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक 
३१ 

मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६४३ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , जवाहर चौक , रुक्मिणी प्लाझा, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , जवाहर चौक , रुक्मिणी प्लाझा, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १७ , जवाहर चौक , रुक्मिणी 
प्लाझा , सांगली ( १ ) रुक्मिणी प्लाझा , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) गार्डन व्हिव अपार्टमेंट ते एल.आय.सी. ऑफिस, ( २ ) एल.आय.सी. ऑफिस ते 
लालबाग गणेश मंदिर, ( ३ ) लालबाग गणेश मंदिर ते शैलजा बंगला, ( ४ ) शैलजा बंगला ते गार्डन व्हिव अपार्टमेंट, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज) , 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६४४ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ ९ , गव्हर्नमेंट कॉलनी, गणपती मंदिर एरिया, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ ९ , गव्हर्नमेंट कॉलनी, गणपती मंदिर एरिया, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक 
१३ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १ ९ , गव्हर्नमेंट कॉलनी, गणपती मंदिर 
एरिया , सांगली ( १ ) चैतन्य प्रसाद बंगला, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) गणपती बंगला ते सार्थक बंगला, ( २ ) सार्थक बंगला ते ओंकार बंगला, ( ३ ) 
ओंकार बंगला ते ज्योतिर्लिंग बंगला, ( ४ ) ज्योतिर्लिंग बंगला ते गणपती बंगला, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


३५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या -६/ कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० /२०२०-२१, 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


मे २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६४५ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , धनंजय हाउसिंग सोसायटी, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , धनंजय हाउसिंग सोसायटी, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, वॉर्ड क्रमांक १७ , धनंजय हाउसिंग सोसायटी, 
सांगली ( १ ) श्रीपाद आगरे घर , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र . 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) आस्था हॉस्पिटल ते श्री छाया बंगला, ( २ ) श्री छाया बंगला ते सियोन बंगला, 
( ३ ) सियोन बंगला ते तृप्ती बंगला, ( ४ ) तृप्ती बंगला ते आस्था हॉस्पिटल , सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६४६ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , फावडे गल्ली, पत्रकारनगर जवळ , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , फावडे गल्ली, पत्रकारनगर जवळ, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ 
सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, वॉर्ड क्रमांक १५ , फावडे गल्ली, पत्रकारनगर 
जवळ , सांगली ( १ ) माश अल्लाह बंगला, सांगली . 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र. 
* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र 

( १ ) रोशन महाल ते कृष्णा हॉटेल मागील बाजू , ( २ ) कृष्णा हॉटेल मागील बाजू 
ते डॉ . कुलकर्णी, ( ३ ) डॉ . कुलकर्णी ते रोकडे दवाखाना , ( ४ ) रोकडे दवाखाना ते रोशन महाल , सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


३७ 


मे २०२० . 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या -६/ कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० /२०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६४७/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ ९ , गव्हर्नमेंट कॉलनी, हेल्थ पोस्टजवळ, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ ९ , गव्हर्नमेंट कॉलनी, हेल्थ पोस्टजवळ, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ 
सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, वॉर्ड क्रमांक १ ९ , गव्हर्नमेंट कॉलनी, हेल्थ 
पोस्टजवळ, सांगली ( १ ) मधुपुष्प अपार्टमेंट, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र . 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) सिंधु संकपाळ अपार्टमेंट ते समर्थ कृपा, ( २ ) समर्थ कृपा ते खुली जागा, ( ३ ) 
खुली जागा ते सुखशांती घर, ( ४ ) सुखशांती घर ते सिंधु संकपाळ अपार्टमेंट, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक 

३१ 

मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६४८ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , नागेश करीकोटी घर , १०० फुटी रोड , अलंकार कॉलनी, मिरज परिसरामध्ये 
कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात 
घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून 
आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , नागेश करीकोटी घर , १०० फुटी रोड, अलंकार कॉलनी, मिरज परिसरामध्ये, दिनांक १७ ऑगस्ट 
२०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात 
येत आहे . 

Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , नागेश करीकोटी घर , १०० 
फुटी रोड, अलंकार कॉलनी, मिरज ( १ ) नागेश करीकोटी घर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ) - ( १ ) सलाईन फॅक्टरी ते पांढरे घर , ( २ ) पांढरे घर ते 
सैदिकर पीठ गिरणी, ( ३ ) सैदिकर पीठ गिरणी ते सलाईन फॅक्टरी, मिरज. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी . 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


३ ९ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या -६/ कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० /२०२०-२१, 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


मे २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६४ ९ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , रंजीता कांबळे घर, विद्यानगर, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , रंजीता कांबळे घर , विद्यानगर, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, वॉर्ड क्रमांक ०२ , रंजीता कांबळे घर, विद्यानगर , 
मिरज ( १ ) रंजीता कांबळे घर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र . 

Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) वाघमारे घर ते राजवर्धन बंगला, ( २ ) राजवर्धन बंगला ते त्रिमुर्ती बंगला, ( ३ ) 
त्रिमुर्ती बंगला ते संकपाळ घर , ( ४ ) संकपाळ घर ते वाघमारे घर , मिरज . 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली /६५० / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १३ , जोतिबा मंदिर, सांगलीवाडी परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. 
या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १३ , जोतिबा मंदिर , सांगलीवाडी परिसरामध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, वॉर्ड क्रमांक १३ , जोतिबा मंदिर, सांगलीवाडी 
( १ ) रंजीता कांबळे घर, मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) केळी बाग ते आंनदी बंगला, ( २ ) आनंदी बंगला ते महादेव सदन , ( ३ ) महादेव 
सदन ते देवकृष्ण बंगला, ( ४ ) देवकृष्ण बंगला ते केळी बाग , सांगलीवाडी. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ ऑगस्ट २०२० . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


४१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१/ ४०० /२०२०-२१, 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


मे २०२० . 


अधिसूचना 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ वव 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १३ , ज्ञानेश्वर पवार घर , सांगलीवाडी परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १३ , ज्ञानेश्वर पवार घर , सांगलीवाडी परिसरामध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहे. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, वॉर्ड क्रमांक १३ , ज्ञानेश्वर पवार घर , सांगलीवाडी 
( १ ) ज्ञानेश्वर पवार घर , सांगलीवाडी. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र . 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र - ( १ ) गोकुळ बंगला ते श्रम साफल्य बंगला, ( २ ) श्रम साफल्य बंगला ते अन्नपूर्णा 
भांडी, ( ३ ) अन्नपूर्णा भांडी ते जनहित भवन , ( ४ ) जनहित भवन ते गोकुळ बंगला, सांगलीवाडी. 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 

सांगली. 


सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १८ ऑगस्ट २०२० . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 

दिनांक २३ जुलै २०२० . 


, 


अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली /६५२/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले क्रमांक 
७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे 
कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना, दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , भाविका भोजमलानी घर , दिंडीवेस, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०४ , भाविका भोजमलानी घर , दिंडीवेस, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ 
सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, वॉर्ड क्रमांक ०४ , भाविका भोजमलानी घर , 
दिंडीवेस, मिरज ( १ ) भाविका भोजमलानी घर , मिरज 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( १ ) आळतेकर हॉल ते एकसंभे वस्ती, ( २ ) एकसंभे वस्ती ते पद्मावती कॉलनी, 
( ३ ) पद्मावती कॉलनी ते चितळे दूध, ( ४ ) चितळे दूध ते आळतेकर हॉल, मिरज 

तसेच सदर भागांमध्ये मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व प्रतिबंधात्मक 
आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका , 

सांगली. 


सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १८ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


४३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, 

दिनांक 

३१ २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या -६ / कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६५३/ २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , रमामातानगर , गल्ली नं . ७ , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , रमामातानगर , गल्ली नं . ७ , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १५ , रमामातानगर , गल्ली नं . ७ , 
सांगली ( १ ) मुमताज जमादार घर , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) फॅमिली बेकरी ते सुलतान चौक, ( २ ) सुलतान चौक 
ते गुडलक लॉटरी, ( ३ ) गुडलक लॉटरी ते महात मोटर्स, ( ४ ) महात मोटर्स ते फॅमिली बेकरी, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड, १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६५४ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १८ , कोल्हापूर रोड, वर्धमान सोसायटी, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १८ , कोल्हापूर रोड , वर्धमान सोसायटी, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ 
सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १८ , कोल्हापूर रोड, वर्धमान सोसायटी, 
सांगली ( १ ) श्री बालाजी कृपा बंगला, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ) ( १ ) वर्धमान प्लाझा ते दत्तात्रय बंगला, ( २ ) दत्ताश्रय बंगला 
ते अनंत सिद्धी अपार्टमेंट नं . ४ , ( ३ ) अनंत सिद्धी अपार्टमेंट नं . ४ ते अनंत सिद्धी अपार्टमेंट नं . २ , ( ४ ) अनंत सिद्धी अपार्टमेंट 
नं . २ ते वर्धमान प्लाझा, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


४५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६५५ /२०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , अरिहंत बंगला, दत्तनगर , गल्ली नं . ४ , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , अरिहंत बंगला, दत्तनगर , गल्ली नं. ४ , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक 
१४ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १७ , अरिहंत बंगला, दत्तनगर , गल्ली 
नं ४ , सांगली ( १ ) अरिहंत बंगला, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) श्री गीता हाईट्स ते पौर्णिमा बंगला, ( २ ) पौर्णिमा बंगला 
ते एन . डी . पाटील घर , ( ३ ) एन . डी . पाटील घर ते खुली जागा, ( ४ ) खुली जागा ते श्री गीता हाईट्स, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


- 


सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६५६ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , सीतारामनगर, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १५ , सीतारामनगर, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १५ , सीतारामनगर, सांगली ( १ ) शिवशक्ती 
बिल्डिंग, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) स्वप्निल अपार्टमेंट ते तानाई घर , ( २ ) तानाई घर 
ते खुली जागा , ( ३ ) खुली जागा ते डॉ . पी . आर . पाटील हॉस्पिटल , ( ४ ) डॉ . पी . आर. पाटील हॉस्पिटल ते स्वप्निल अपार्टमेंट, 
सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


४७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६५७ /२०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , गजानन अपार्टमेंट, गुलमोहर कॉलनी, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , गजानन अपार्टमेंट, गुलमोहर कॉलनी, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ 
सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १७ , गजानन अपार्टमेंट, गुलमोहर 
कॉलनी, सांगली ( १ ) गजानन अपार्टमेंट, सांगली, 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) - ( १ ) कृपा बंगला ते शहा बंगला, ( २ ) शहा बंगला ते सतीश 
जाधव घर , ( ३ ) सतीश जाधव घर ते सुमोध अपार्टमेंट, ( ४ ) सुमोध अपार्टमेंट ते कृपा बंगला, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


४८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली /६५८ /२०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि , वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , शेवाळे गल्ली, खणभाग , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे . या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , शेवाळे गल्ली, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , शेवाळे गल्ली, खणभाग, सांगली 
( १ ) इरफान सय्यद घर , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) भास्कर प्लाझा ते शेख घर , ( २ ) शेख घर ते आरिश 
घर , ( ३ ) आरिश घर ते स्वामी समर्थ मंदिर , ( ४ ) स्वामी समर्थ मंदिर ते भास्कर प्लाझा, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


" 


सदरची अधिसूचना माझे सही - शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त ( मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


४ ९ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 


क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली /६५ ९ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , भोई गल्ली, खणभाग , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , भोई गल्ली, खणभाग , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , भोई गल्ली, खणभाग, सांगली 
( १ ) सय्यद घर , सांगली. 


उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ) ( १ ) लक्ष्मी मिरची डंक ते लिला बेकरी, ( २ ) लिला बेकरी 
ते साखळकर घर , ( ३ ) साखळकर घर ते राजा बेकरी, ( ४ ) राजा बेकरी ते लक्ष्मी मिरची डंक, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६६० / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , राधाकृष्ण वसाहत , खणभाग, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , राधाकृष्ण वसाहत , खणभाग, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , राधाकृष्ण वसाहत , खणभाग, 
सांगली ( १ ) घाठणे घर , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) - ( १ ) नॅशनल दुकान ते मस्जिद , ( २ ) मस्जिद ते जोशी बिल्डिंग , 
( ३ ) जोशी बिल्डिंग ते सगुना चिकन दुकान , ( ४ ) सगुना चिकन दुकान ते नॅशनल दुकान , सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही - शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त ( मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


५१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६६१/ २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , पाथरवट गल्ली, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , पाथरवट गल्ली, खणभाग , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , पाथरवट गल्ली, खणभाग , सांगली 
( १ ) धोणवडे घर, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) महेश निवास ते जि . ना . पतसंस्था, ( २ ) जि . ना . 
पतसंस्था ते आण्णाभाऊ साठे मंडळ, ( ३ ) आण्णाभाऊ साठे मंडळ ते किस्मत दुकान , ( ४ ) किस्मत दुकान ते महेश निवास, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६६२ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , मकाजी गल्ली, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , मकाजी गल्ली, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , मकाजी गल्ली, खणभाग , सांगली 
( १ ) मोहन दिवाण घर , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) रेशन दुकान ते मसाला कॉर्नर , ( २ ) मसाला कॉर्नर 
ते विनोद दुकान , ( ३ ) विनोद दुकान ते किर्लोस्कर घर , ( ४ ) किर्लोस्कर घर ते रेशन दुकान, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही - शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त ( मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


५३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 


क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६६३/ २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , लाळगे गल्ली, खणभाग , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे . या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , लाळगे गल्ली, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , लाळगे गल्ली, खणभाग , सांगली 
( १ ) पटेल घर, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) प्रदिप पान शॉप ते खणभाग चौकी, ( २ ) खणभाग 
चौकी ते नर्मदा अपार्टमेंट , ( ३ ) नर्मदा अपार्टमेंट ते राधेशाम अपार्टमेंट , ( ४ ) राधेशाम अपार्टमेंट ते प्रदिप पान शॉप, सांगली.. 


तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६६४ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली-मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १३ , बालसम्राट चौक , सांगलीवाडी परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. 
या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १३ , बालसम्राट चौक , सांगलीवाडी परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १३ , बालसम्राट चौक , सांगलीवाडी 
( १ ) कदम घर , सांगलीवाडी. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) शांताराम दुकान ते वखार , ( २ ) वखार ते किरण सव्वाशे 
घर , ( ३ ) किरण सव्वाशे घर ते गिरीष साळुखे घर, ( ४ ) गिरीष साळुखे घर ते शांताराम दुकान , सांगलीवाडी. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही - शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त ( मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


५५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 


क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली /६६५/ २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , शेवाळे गल्ली, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , शेवाळे गल्ली, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , शेवाळे गल्ली, खणभाग, सांगली 
( १ ) दिपक दळवी घर , सांगली. 


उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) भाग्यश्री निवास ते बारस्कर प्लाझा, ( २ ) बारस्कर 
प्लाझा ते सहारा बंगला, ( ३ ) सहारा बंगला ते शेख घर , ( ४ ) शेख घर ते भाग्यश्री निवास, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६६६/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , कोठावळे गल्ली, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो , त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १६ , कोठावळे गल्ली, खणभाग, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १६ , कोठावळे गल्ली, खणभाग , सांगली 
( १ ) राधिका जाधव घर , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) हिना किराणा ते सतारमेकर घर , ( २ ) सतारमेकर 
घर ते ब्रह्माकुमारी शाळा, ( ३ ) ब्रह्माकुमारी शाळा ते शेख घर , ( ४ ) शेख घर ते हिना किराणा, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही - शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त ( मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


५७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६६७/ २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , किरण आण्णासो पाटील घर , प्रगती कॉलनी, रस्ता क्र . ४ , सांगली परिसरामध्ये 
कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात 
घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून 
आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , किरण आण्णासो पाटील घर , प्रगती कॉलनी, रस्ता क्र . ४ , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट 
२०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात 
येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १७ , किरण आण्णासो पाटील घर, 
प्रगती कॉलनी, रस्ता क्र . ४ , सांगली ( १ ) किरण आण्णासो पाटील घर , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ) ( १ ) अनिल नगरे घर ते श्री बंगला, ( २ ) श्री बंगला ते 
माऊली बंगला, ( ३ ) माऊली बंगला ते खुली जागा , ( ४ ) खुली जागा ते अनिल नगरे घर , सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६६८ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि , वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , आनंदा नलवडे घर , लालबाग गणपती मंदिराजवळ, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १७ , आनंदा नलवडे घर , लालबाग गणपती मंदिराजवळ, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० 
ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १७ , आनंदा नलवडे घर , लालबाग 
गणपती मंदिराजवळ, सांगली ( १ ) आनंदा नलवडे घर, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) शैलेश शहा घर ते सुवर्णा चौगुले घर , ( २ ) सुवर्णा 
चौगुले घर ते व्यंकटेश कृपा अपार्टमेंट, ( ३ ) व्यंकटेश कृपा अपार्टमेंट ते शैलजा बंगला, ( ४ ) शैलजा बंगला ते शैलेश शहा घर , 
सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


- 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


५ ९ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 


क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली /६६ ९ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १८ , कोल्हापूर रोड, टि . व्ही . केंद्रापाठीमागे, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १८ , कोल्हापूर रोड, टि . व्ही . केंद्रापाठीमागे, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक 
१४ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १८ , कोल्हापूर रोड , टि . व्ही . 
केंद्रापाठीमागे, सांगली ( १ ) शरयु बंगला, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) - ( १ ) पार्वती निवास ते शरयु बंगला, ( २ ) शरयु बंगला ते 
खुली जागा , ( ३ ) खुली जागा ते ओंकार डेकोरेस्ट , ( ४ ) ओंकार डेकोरेस्ट ते पार्वती निवास , सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६७० / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ९ , विनय कुरले, अहिल्यादेवी होळकर सोसायटी, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या 
भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ९ , विनय कुरले, अहिल्यादेवी होळकर सोसायटी, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते 
दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 

* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ९ , विनय कुरले, अहिल्यादेवी होळकर 
सोसायटी, कुपवाड ( १ ) विनय कुरले घर , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) चंदनपुष्प बंगला ते दुधाळ शाळा, ( २ ) दुधाळ शाळा 
ते विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, ( ३ ) विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर ते चंदनपुष्प बंगला, कुपवाड , 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


६१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 


क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६७१/ २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ९ , वैष्णवी बंगलो, शिंदे मळा , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे . या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ९ , वैष्णवी बंगलो, शिंदे मळा, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ९ , वैष्णवी बंगलो, शिंदे मळा, कुपवाड 
( १ ) वैष्णवी बंगला ( सागर राठी घर ), कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ) ( १ ) श्रीजी कृपा अपार्टमेंट ते गणेश मंदिर , ( २ ) गणेश 
मंदिर ते पांढरे किराणा दुकान, ( ३ ) पांढरे किराणा दुकान ते श्रीजी कृपा अपार्टमेंट , कुपवाड. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


- 


सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६७२ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ९ , अभिनंदन कॉलनी, गल्ली नं . ३ ( छलवाई ), कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या 
भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ९ , अभिनंदन कॉलनी, गल्ली नं . ३ ( छलवाई ), कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक 
१४ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ९ , अभिनंदन कॉलनी, गल्ली नं . ३ 
(छलवाई), कुपवाड ( १ ) सतिश छलवाई घर , कुपवाड, 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) कर्मवीर भाऊराव पाटील शाळा ते अभिनंदन कॉलनी 
मुख्य रस्ता, ( २ ) अभिनंदन कॉलनी, मुख्य रस्ता ते सिताराम निवास , ( ३ ) सिताराम निवास ते संदिप पाटील घर , ( ४ ) संदिप पाटील 
घर ते कर्मवीर भाऊराव पाटील शाळा , कुपवाड . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


६३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 


क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६७३ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ९ , बावडेकर कॉम्प्लेक्स , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. 
या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ९ , बावडेकर कॉम्प्लेक्स, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ९ , बावडेकर कॉम्प्लेक्स, कुपवाड 
( १ ) बावडेकर कॉम्प्लेक्स , कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) कुलवंत ड्रेसेस ते मोहम्मदिया कॉलनी, ( २ ) मोहम्मदिया 
कॉलनी ते भाग्योदय शाळा , ( ३ ) भाग्योदय शाळा ते अहिल्यादेवी होळकर चौक, ( ४ ) अहिल्यादेवी होळकर चौक ते कुलवंत ड्रेसेस, 
कुपवाड . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६७४ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ९ , कुरणे गल्ली, शिंदे मळा, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ९ , कुरणे गल्ली, शिंदे मळा, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ९ , कुरणे गल्ली, शिंदे मळा, कुपवाड 
( १ ) आशा घाडगे घर , कुपवाड ,. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) श्रीजी कृपा अपार्टमेंट ते स्वामी समर्थ किराणा स्टोअर्स, 
( २ ) स्वामी समर्थ किराणा स्टोअर्स ते नाला, ( ३ ) नाला ते श्रीजी कृपा अपार्टमेंट, कुपवाड . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही - शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त ( मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


६५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६७५ /२०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , डॉ . कुंडले बसस्टॉपजवळ , १०० फुटी रोड, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , डॉ. कुंडले बसस्टॉपजवळ, १०० फुटी रोड, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक 
१४ सप्टेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक २ , डॉ . कुंडले बस स्टॉपजवळ, १०० 
फुटी रोड, मिरज ( १ ) डॉ . कुंडले घर , मिरज. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ) ( १ ) गवळी प्लॉट रोड ते बसस्टॉप, ( २ ) बसस्टॉप ते बलराज 
चौधरी घर , ( ३ ) बलराज चौधरी घर ते गवळी प्लॉट रोड, मिरज . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ ६७६ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , ढालायत गल्ली, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , ढालायत गल्ली, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक २ , ढालायत गल्ली, कुपवाड ( १ ) उमेश 
कोकने घर , कुपवाड 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ) ( १ ) कवठेकर बिल्डिंग ते अल मदिना स्टोअर्स, ( २ ) अल 
मदिना स्टोअर्स ते बसस्टँड, ( ३ ) बसस्टँड ते वखार , ( ४ ) वखार ते कवठेकर बिल्डिंग, कुपवाड . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही - शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त ( मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


६७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६७७/ २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , सह्याद्री कॉलनी, दुर्गानगर, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे . या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , सह्याद्री कॉलनी, दुर्गानगर, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक २ , सह्याद्री कॉलनी, दुर्गानगर, कुपवाड 
( १ ) सह्याद्री कॉलनी अपार्टमेंट, कुपवाड 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र (सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) मरगुबाई मंदिर ते एस . टी . वर्क शॉप, ( २ ) एस. 
टी . वर्क शॉप ते रेणुका मंदिर , ( ३ ) रेणुका मंदिर ते मरगुबाई मंदिर , कुपवाड. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६७८ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि , वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , शांत कॉलनी, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक २ , शांत कॉलनी, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक २ , शांत कॉलनी, कुपवाड ( १ ) अमृत 
माने घर , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) - ( १ ) बामनोळी रोड नाला ते सुरेश कांबळे घर, ( २ ) सुरेश 
कांबळे घर ते खांडेकर कार वॉश, ( ३ ) खांडेकर कार वॉश ते बामनोळी रोड नाला, कुपवाड . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही - शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त ( मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


६ ९ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २/ डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर- ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो. , सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 


क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६७ ९ / २०२०-२१.- ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० , जासुद मळा, गुंडे घर, सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 


त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १० , जासुद मळा, गुंडे घर , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० 
या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १० , जासुद मळा, गुंडे घर , सांगली 
( १ ) सुनिल गुंडे घर , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) माऊली बंगला ते शिवदत्त कॅपिटल, ( २ ) शिवदत्त कॅपिटल 
ते वरद हॉस्पिटल, ( ३ ) वरद हॉस्पिटल ते शेरीफ बंगला, ( ४ ) शेरीफ बंगला ते माऊली बंगला, सांगली. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m ). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२०/ सीआर - ९ २ /डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / ६८० / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 
१ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १४ ऑगस्ट २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ७ , कुंभार खण , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे . या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ७ , कुंभार खण , मिरज परिसरामध्ये दिनांक १४ ऑगस्ट २०२० ते दिनांक १० सप्टेंबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ७ , कुंभार खण , मिरज ( १ ) रामचंद्र 
कुंभार घर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार). 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ) ( १ ) शाळा नं . ८ ते मल्हार इस्त्री दुकान , ( २ ) मल्हार 
इस्त्री दुकान ते श्रद्धा मेडिकल , ( ३ ) श्रद्धा मेडिकल ते सिद्धाई बंगला, ( ४ ) सिद्धाई बंगला ते शाळा नं . ८ , 

नं मिरज . 
तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


सदरची अधिसूचना माझे सही - शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त ( मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


७१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक 
३१ 

मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२१ ९ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , रामकृष्णनगर, अमर बंगला, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , रामकृष्णनगर , अमर बंगला, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

रुग्णाचे नाव ( १ ) रवि कल्लाप्पा हडीमणी, कुपवाड. 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १ , रामकृष्णनगर, अमर बंगला , 
कुपवाड ( १ ) कृष्णा कोळी घर ते लक्ष्मण मदने घर, ( २ ) लक्ष्मण मदने घर ते शालन पाटील घर, ( ३ ) शालन पाटील घर ते खंडागळे 
घर , ( ४ ) खंडागळे घर ते कृष्णा कोळी घर , कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ) ( १ ) स्वामी समर्थ मंदिर ते शिवप्रसाद सहिसिंग सेंटर, 
( २) शिवप्रसाद सर्व्हिसिंग सेंटर ते लवटे पोलीस, ( ३ ) लवटे पोलीस ते कलाशंकर घर , ( ४ ) कलाशंकर घर ते स्वामी समर्थ मंदिर, 
कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ३५ कुटुंब असे एकूण ६१ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १३ सप्टेंबर २०२० . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२२० / २०२०-२१. – ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि , वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , रामकृष्णनगर , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या 
पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा 
सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , रामकृष्णनगर, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० या 
कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

रुग्णाचे नाव - ( १ ) जनाबाई अंकुश रने, कुपवाड. 

* Containment Zone : सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १ , रामकृष्णनगर, कुपवाड ( १ ) अस्लम 
शेख घर ते नंदा सरगर घर , ( २ ) नंदा सरगर घर ते लियाकत बागवान घर , ( ३ ) लियाकत बागवान घर ते श्री कलासिम, ( ४ ) 
श्री कलासिम ते असलम शेख घर , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २७ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) स्वामी समर्थ मंदिर ते अमर बंगला, ( २ ) अमर बंगला 
ते कलाशंकर घर, ( ३ ) कलाशंकर घर ते मिरची निवडणे केंद्र, ( ४ ) मिरची निवडणे केंद्र ते स्वामी समर्थ मंदिर, कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ३५ कुटुंब असे एकूण ६२ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील , 

महापालिका उपायुक्त ( मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १३ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


७३ 


दिनांक १४ 


; 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना-२०२० / प्र. क्र. ५८ / आरोग्य -६, मार्च 

२०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२०/ सीआर - ९ २/ डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ /कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि-१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२२१/ २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , इंदिरानगर, जाधव किराणा समोरील रस्ता, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , इंदिरानगर , जाधव किराणा समोरील रस्ता, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

( १ ) आलताफ अकबर मुजावर, ( २ ) शाहिद जावेद मुजावर , कुपवाड . 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १ , इंदिरानगर, जाधव किराणा 
समोरील रस्ता, कुपवाड ( १ ) कार्तिक बंगला ते अविनाश पाटील घर , ( २ ) अविनाश पाटील घर ते समाधान ड्रायक्लिनर्स , ( ३ ) समाधान 
ड्रायक्लिनर्स ते सिद्धेश्वर पिठाची गिरणी, ( ४ ) सिद्धेश्वर पिठाची गिरणी ते कार्तिक बंगला, कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २७ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) (( १ ) एस . टी . कॉलनी ते १०० फुटी रोड , ( २ ) १०० फुटी 
रोड ते जाधव किराणा स्टोअर्स, ( ३ ) जाधव किराणा स्टोअर्स ते विश्वजीत बंगला, ( ४ ) विश्वजीत बंगला ते एस . टी . कॉलनी , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ३६ कुटुंब असे एकूण ६३ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड, १३ सप्टेंबर २०२० . 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ /कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२२२ / २०२०-२१. – ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि , वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , शालिनीनगर , श्रद्धा सबुरी बंगला, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , शालिनीनगर, श्रद्धा सबुरी बंगला, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ९ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव - 

( १ ) विनिता संजय सोनार , ( २ ) नुतन प्रफुल्ल सोनार, कुपवाड. 
* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १ , शालिनीनगर, श्रद्धा सबुरी बंगला, 
कुपवाड ( १ ) श्रेया बंगला ते श्री साई गणेश , ( २ ) श्री साई गणेश ते समाधान बंगला, ( ३ ) समाधान बंगला ते श्री शाकघरी बंगला , 
( ४ ) श्री शाकघरी बंगला ते श्रेया बंगला, कुपवाड. 
उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या 

३५ कुटुंब. 
* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) रविंद्र जगदाळे घर ते शालिनीनगर पाण्याची टाकी, 
( २ ) शालिनीनगर पाण्याची टाकी ते शिवछत्र बंगला, ( 3 ) शिवछत्र बंगला ते कलावती मंदिर, ( ४ ) कलावती मंदिर ते रविंद्र जगदाळे 
घर , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ४५ कुटुंब असे एकूण ८० कुटुंब . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १३ सप्टेंबर २०२० . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


७५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक 
३१ 

मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२२३ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , प्रकाशनगर , गल्ली क्र . ७ , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , प्रकाशनगर , गल्ली क्र . ७ , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

( भारती रामचंद्र सुर्यवंशी, कुपवाड , 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १ , प्रकाशनगर , गल्ली क्र . ७ , कुपवाड 
( १ ) फडतरे घर ते अस्विक बंगला, ( २ ) अस्विक बंगला ते उत्सव हॉल, ( ३ ) उत्सव हॉल ते विजय अॅक्वा, ( ४ ) विजय अॅक्वा ते 
फडतरे घर , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - ३० कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) शालिनीनगर पाण्याची टाकी ते तवक्कुल बंगला, 
( २ ) तवक्कुल बंगला ते कुरुपाई निवास, ( ३ ) कुरुपाई निवास ते बायपास रोड, ( ४ ) बायपास रोड ते शालिनीनगर पाण्याची टाकी, 
कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५५ कुटुंब असे एकूण ८५ कुटुंब . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड, १३ सप्टेंबर २०२० . 


- 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२२४ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड-१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , यशवंतनगर, मदनभाऊ बालोद्यानजवळ, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक १ , यशवंतनगर, मदनभाऊ बालोद्यानजवळ, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ९ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव - 

शैलेश गंगाधर भिडे, कुपवाड. 
* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक १ , यशवंतनगर, मदनभाऊ बालोद्यानजवळ, 
कुपवाड ( १ ) दिनकर भट घर ते श्री सप्तश्रृंगी निवास, ( २ ) श्री सप्तशृंगी निवास ते मदनभाऊ बालोद्यान , ( ३ ) मदनभाऊ बालोद्यान 
ते मनिषा बंगला, ( ४ ) मनिषा बंगला ते दिनकर भट घर , कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या ३१ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) यशवंतनगर चौक ते मेघनाथ बंगला, ( २ ) मेघनाथ बंगला 
ते सन्मती बंगला, ( ३ ) सन्मती बंगला ते चिन्मय पार्क , ( ४ ) चिन्मय पार्क ते यशवंतनगर चौक , कुपवाड, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५३ कुटुंब असे एकूण ८४ कुटुंब . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १३ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


७७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक 
३१ 

मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२२५ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , गुलमोहर कॉलनी, १०० फुटी रस्ता पश्चिम बाजू , मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , गुलमोहर कॉलनी, १०० फुटी रस्ता पश्चिम बाजू , मिरज परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

आनंद जॉन सत्यचारी, मिरज . 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , गुलमोहर कॉलनी, १०० फुटी 
रस्ता पश्चिम बाजू , मिरज ( १ ) मलीदवाले घर ते पोळ घर , ( २ ) पोळ घर ते पेंडसे घर , ( ३ ) पेंडसे घर ते बिराजदार घर , 
( ४ ) बिराजदार घर ते मलीदवाले घर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) कलाकुंज बंगला ते यहोवा चर्च, ( २ ) यहोवा चर्च ते 
बाहुबली बंगला, ( ३ ) बाहुबली बंगला ते अन्का बंगला, ( ४ ) अन्का बंगला ते कलाकुंज बंगला , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५४ कुटुंब असे एकूण ८० कुटुंब . 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड, १३ सप्टेंबर २०२० . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ /कार्या-६/ कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२२६/ २०२०-२१. – ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि , वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , वान्लेस हॉस्पिटल कॅम्पस , वान्लेसवाडी, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या 
भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , वान्लेस हॉस्पिटल कॅम्पस, वान्लेसवाडी, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव - 

नितीन दिवे, कुपवाड 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , वान्लेस हॉस्पिटल कॅम्पस , 
वान्लेसवाडी, कुपवाड ( १ ) चर्च वान्लेसवाडी ते रतन काळे घर , ( २ ) रतन काळे घर ते पोलीस चौकी, वान्लेसवाडी, ( ३ ) पोलीस चौकी, 
वान्लेसवाडी ते राबता हॉटेल, ( ४ ) राबता हॉटेल ते चर्च वान्लेसवाडी, कुपवाड ,. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २० कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) लोखंडे घर ते किरण कांबळे, ( २ ) किरण कांबळे 
ते ग्रेगरी फर्नाडिस घर , ( ३ ) ग्रेगरी फर्नाडिस घर ते जॉन फर्नाडिस घर , ( ४ ) जॉन फर्नाडिस घर ते लोखंडे घर, कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५१ कुटुंब असे एकूण ७१ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 


सांगली-मिरज आणि कुपवाड, १३ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


७९ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक 
३१ 

मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२२७ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , विद्यानगर, गल्ली नं . १ , वारणाली, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , विद्यानगर , गल्ली नं. १ , वारणाली, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ९ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

रंजना सावंत, कुपवाड,. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , विद्यानगर , गल्ली नं . १, 
वारणाली, कुपवाड ( १ ) शिवप्रसाद बंगला ते रेणुका प्रसाद बंगला, ( २ ) रेणुका प्रसाद बंगला ते सुशिल बंगला, ( ३ ) सुशिल बंगला 
ते कदम घर , ( ४ ) कदम घर ते शिवप्रसाद बंगला, कुपवाड ,. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २७ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) श्री मेडिकल ते वारणाली कार्यालय गेट, ( २ ) वारणाली 
कार्यालय गेट ते निसर्ग अपार्टमेंट, ( ३ ) निसर्ग अपार्टमेंट ते प्रभुस्मरण बंगला, ( ४ ) प्रभुस्मरण बंगला ते श्री मेडिकल , कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ५८ कुटुंब असे एकूण ८५ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड, १३ सप्टेंबर २०२० . 


- 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२२८ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि , वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , राणाप्रताप चौक, शरद पाटील घराजवळ, पाटील गल्ली, कुपवाड परिसरामध्ये 
कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात 
घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून 
आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , राणाप्रताप चौक, शरद पाटील घराजवळ, पाटील गल्ली, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर 
२०२० ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात 
येत आहेत . 

रुग्णाचे नाव - अजित दरगोंडा पाटील, कुपवाड 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , राणाप्रताप चौक, शरद पाटील 
घराजवळ , पाटील गल्ली, कुपवाड ( १ ) आई बंगला ते रेशन दुकान , ( २ ) रेशन दुकान ते शरद पाटील घर , ( ३ ) शरद पाटील घर 
ते रावसाहेब पाटील घर , ( ४ ) रावसाहेब पाटील घर ते आई बंगला, कुपवाड ,. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २६ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) शांतिनाथ नरदेकर घर ते साक्षी कलेक्शन, ( २ ) साक्षी 
कलेक्शन ते जैन बस्ती , ( ३ ) जैन बस्ती ते तलाठी ऑफिस, ( ४ ) तलाठी ऑफिस ते शांतिनाथ नरदेकर घर, 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५३ कुटुंब असे एकूण ७ ९ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १३ सप्टेंबर २०२० . 


कुपवाड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


८१ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक 
३१ 

मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२२ ९ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , अष्टविनायकनगर, गल्ली नं . ७ , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , अष्टविनायकनगर , गल्ली नं. ७ , कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ९ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 

रुग्णाचे नाव - जगन्नाथ शेळके, कुपवाड 

* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , अष्टविनायकनगर, गल्ली नं . 
७ , कुपवाड ( १ ) संजय पारधी घर ते संतोष लवटे घर, ( २ ) संतोष लवटे घर ते कोळी घर , ( ३ ) कोळी घर ते कोंडीगीरे घर , 
( ४ ) कोंडीगीरे घर ते संजय पारधी घर , कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या - २६ कुटुंब . 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) - ( १ ) चार्वी ब्युटी पार्लर ते खांडेकर घर , ( २ ) खांडेकर 
घर ते श्री दत्त निवास बंगला, ( ३ ) श्री दत्त निवास बंगला ते आशिर्वाद बंगला, ( ४ ) आशिर्वाद बंगला ते चार्वी ब्युटी पार्लर , कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ५१ कुटुंब असे एकूण ७७ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड, १३ सप्टेंबर २०२० . 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / कोरोना / आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२३० / २०२०-२१. – ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे . तथापि , वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , सिद्धार्थनगर, धनगर गल्लीसमोर, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून 
आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , सिद्धार्थनगर , धनगर गल्लीसमोर, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ९ 
ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 

रुग्णाचे नाव - संतोष तुकाराम माळगे, कुपवाड 

* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , सिद्धार्थनगर, धनगर गल्लीसमोर , 
कुपवाड ( १ ) सिद्धार्थनगर समाज मंदिर ते जुने जैन मंदिर, ( २ ) जुने जैन मंदिर ते सुतार घर , ( ३ ) सुतार घर ते नाना धोत्रे घर, 
( ४ ) नाना धोत्रे घर ते सिद्धार्थनगर समाज मंदिर , कुपवाड,. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २५ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) चंद्रकांत माने घर ते आर्य पान शॉप, ( २ ) आर्य पान 
शॉप ते राजू धोत्रे घर , ( ३ ) राजू धोत्रे घर ते म.न.पा. विहीर, ( ४ ) म.न.पा. विहीर ते चंद्रकांत माने घर , कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५६ कुटुंब असे एकूण ८१ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज) , 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड , १३ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


८३ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक 
३१ 

मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२३१ /२०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , शारदा हौ . सोसायटी, अंगणवाडीजवळ , कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या 
भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०८ , शारदा हौ . सोसायटी, अंगणवाडीजवळ, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

( १ ) प्रिती सतिश खोत , ( २ ) अनिता सुभाष खराडे, ( ३ ) सुनेत्रा रमेश खराडे, कुपवाड. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०८ , शारदा हौ . सोसायटी , 
अंगणवाडीजवळ , कुपवाड ( १ ) शारदा सांस्कृतिक भवन ते अंगणवाडी, ( २ ) अंगणवाडी ते तथास्तु बंगला, ( ३ ) तथास्तु बंगला ते अमन 
बंगला, ( ४ ) अमन बंगला ते शारदा सांस्कृतिक भवन , कुपवाड , 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २४ कुटुंब. 

* Buffer zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) रत्नत्रय बंगला ते कबाडे घर , ( २ ) कबाडे घर ते 
बुर्ले घर , ( ३ ) बुर्ले घर ते रत्नदिप बंगला, ( ४ ) रत्नदिप बंगला ते रत्नत्रय बंगला, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५३ कुटुंब असे एकूण ७७ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड , १३ सप्टेंबर २०२० . 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , 


शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ /कार्या-६ /कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१२३२ / २०२०-२१. – ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , वसंत कॉलनी, कृपामयी हॉस्पिटल , बुलेट शोरूम मागे, मिरज परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून 

आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती/ जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे . याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०२ , वसंत कॉलनी, कृपामयी हॉस्पिटल , बुलेट शोरूम मागे, मिरज परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 
रुग्णाचे नाव - मुनिर मुल्ला, 

मुनिर मुल्ला, मिरज. 
* Containment Zone : सांगली- मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०२ , वसंत कॉलनी, कृपामयी हॉस्पिटल , 
बुलेट शोरूम मागे, मिरज ( १ ) कोहिनूर बंगला ते गस्ते घर, ( २ ) गस्ते घर ते सुर्या अपार्टमेंट, ( ३ ) सुर्या अपार्टमेंट ते आदित्य अपार्टमेंट, 
( ४ ) आदित्य अपार्टमेंट ते कोहिनूर बंगला, मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २५ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) पप्पु पाटील घर ते सादिजा घर , ( २ ) सादिजा घर 
ते बुलेट शोरूम, ( ३ ) बुलेट शोरूम ते तुळुनाड भवन, ( ४ ) तुळुनाड भवन ते पप्पु पाटील घर , मिरज . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ५६ कुटुंब असे एकूण ८१ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली . 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १३ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


८५ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक 
३१ 

मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२३३ /२०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , चिन्मय पार्क, ओम बंगला, कुपवाड परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला 
आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला , आरोग्याला 
अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते , त्या भागामध्ये पुनश्च: 
विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून 
प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ०१ , चिन्मय पार्क, ओम बंगला, कुपवाड परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer Zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत . 
रुग्णाचे नाव 

शुभम सुहास निकम, कुपवाड. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ०१ , चिन्मय पार्क, ओम बंगला, कुपवाड 
( १ ) प्रजा बंगला ते धर्मराज बंगला, ( २ ) धर्मराज बंगला ते शालन बंगला, ( ३ ) शालन बंगला ते जिजाऊ बंगला, ( ४ ) जिजाऊ बंगला 
ते प्रजा बंगला, कुपवाड . 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २५ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) - ( १ ) चिन्मय पार्क कमान ते चिन्मय पार्क रेसिडेन्सी अपार्टमेंट , 
( २ ) चिन्मय पार्क रेसिडेन्सी अपार्टमेंट ते मदनभाऊ बालोद्यान, ( ३ ) मदनभाऊ बालोद्यान ते मेडिकेअर फार्मा, ( ४ ) मेडिकेअर फार्मा ते 
चिन्मय पार्क कमान, कुपवाड. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ४५ कुटुंब असे एकूण ७० कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड, १३ सप्टेंबर २०२० . 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य-६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ /कार्या-६ /कोरोना / आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली /१२३४ / २०२०-२१. – ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत. तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली - मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ० ९ , रानडे मळा, विघ्नहर्ता बंगला, अभयनगर , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित रुग्ण 
आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी जीविताला, 
आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले होते, त्या 
भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित क्षेत्रातून बाहेर 
जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ० ९ , रानडे मळा , विघ्नहर्ता बंगला, अभयनगर , सांगली परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते दिनांक 
९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

( १ ) हर्षदा पेरावे, ( २ ) श्रुती मनोहर पेरावे, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ० ९ , रानडे मळा, विघ्नहर्ता बंगला, 
अभयनगर , सांगली ( १ ) शिवशांती अॅनेक्स ते पायस घर, ( २ ) पायस घर ते श्री गणेश कृपा बंगला, ( ३ ) श्री गणेश कृपा बंगला ते 
रत्नदिप बंगला, ( ४ ) रत्नदिप बंगला ते शिवशांती अॅनेक्स, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या ३२ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार ) ( १ ) कल्पतरू बंगला ते ओमसाई बंगला, ( २ ) ओमसाई बंगला 
ते स्टार मिनरल वॉटर, ( ३ ) स्टार मिनरल वॉटर ते शिवदत्त ग्रीन, ( ४ ) शिवदत्त ग्रीन ते कल्पतरू बंगला, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ६७ कुटुंब असे एकूण ९९ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज) , 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली - मिरज आणि कुपवाड , १३ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


८७ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम -१, दिनांक 
३१ 

मे 

२०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह-१/ कार्या-६/ कोरोना/ आरआर-६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा/ प्रशावि -१/ ४००/ २०२०-२१ , 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा/ प्र.क्षे.अधि.सांगली / १२३५ /२०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१ ९) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज ) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली- मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ० ९ , शांती पार्क, मातृ -पितृ छाया बंगला, अभयनगर , सांगली परिसरामध्ये कोरोनाबाधित 
रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात घेता मानवी 
जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून आले 
होते, त्या भागामध्ये पुनश्च : विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे, असे माझे मत झालेले आहे . 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ अन्वये सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ० ९ , शांती पार्क , मातृ -पितृ छाया बंगला, अभयनगर, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० ते 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

प्राची भागप्पा रुपनर , सांगली. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ० ९ , शांती पार्क , मातृ -पितृ छाया बंगला, 
अभयनगर , सांगली ( १ ) मिनाज हुक्कीरे घर ते आलासे घर , ( २ ) आलासे घर ते श्री महालक्ष्मी सारीज , ( ३ ) श्री महालक्ष्मी सारीज 
ते आकाराम रुपनर , ( ४ ) आकाराम रुपनर ते मिनाज हुक्कीरे घर , सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २७ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) बर्वे शाळा ते पुष्पकुंज बंगला, ( २ ) पुष्पकुंज बंगला 
ते पार्श्व जनरल स्टोअर्स, ( ३ ) पार्श्व जनरल स्टोअर्स ते साई मंदिर, ( ४ ) साई मंदिर ते बर्वे शाळा, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या ४ ९ कुटुंब असे एकूण ७६ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही -शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली -मिरज आणि कुपवाड, १३ सप्टेंबर २०२० . 


- 


- 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर ८ - १४ , २०२० / आश्विन १६ - २२ , शके १ ९ ४२ 


वाचले : - ( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम, १८ ९ ७ . 

( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम ३४ मधील पोट - कलम ( c) व ( m). 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन क्रमांक कोरोना -२०२० / प्र. क्र . ५८ / आरोग्य -६, दिनांक १४ मार्च २०२० . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांक डीएमयू / २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक १३ एप्रिल २०२० . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक डीएमयू/ २०२० / सीआर - ९ २ / डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे २०२० . 
( ६ ) मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक गृह -१ /कार्या -६ /कोरोना/ आरआर -६३१, दिनांक ६ जुलै २०२० . 
( ७ ) मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांचेकडील आदेश क्रमांक मनपा / प्रशावि -१ / ४०० / २०२०-२१, 
दिनांक २३ जुलै २०२० . 

अधिसूचना 
क्रमांक मनपा / प्र.क्षे.अधि.सांगली/ १२३६ / २०२०-२१.– ज्याअर्थी, शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हिड -१९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात 
साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ व ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना निर्गमित करून 
मनपा क्षेत्रात आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केले आहे. तथापि, वाचले 
क्रमांक ७ अन्वये मा . आयुक्तसो ., सांगली, मिरज आणि कुपवाड मनपा यांनी उपायुक्त (मिरज) यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याचे अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी यांनी भारतीय साथरोग अधिनियम, १८ ९ ७ व 
आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये विविध प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित केलेले आहेत . तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ 
चे कलम १४४ अन्वये बंदी आदेश पारित केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही करणेत आलेली असताना दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० रोजी सांगली -मिरज आणि कुपवाड 
शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ० ९ , ओम निवास, भाग्योदय विद्या मंदिराजवळ, शिंदे मळा, सांगली परिसरामध्ये 
कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर परस्पर संपर्कामुळे या विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होण्याची शक्यता लक्षात 
घेता मानवी जीविताला, आरोग्याला अथवा सुरक्षिततेला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, त्यामुळे ज्या भागात कोरोना विषाणूबाधित रुग्ण आढळून 
आले होते, त्या भागामध्ये पुनश्च: विषाणूचा संसर्ग व प्रसार होऊ नये यासाठी सदर भागातील व्यक्ती / जनतेच्या हालचालींवर व प्रतिबंधित 
क्षेत्रातून बाहेर जाणे व बाहेरून प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालणे आवश्यक आहे , असे माझे मत झालेले आहे. 

त्याअर्थी, उपरोक्त परिस्थिती विचारात घेता, तातडीची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी सदरचा भाग प्रतिबंधित करणे 
आवश्यक आहे. याकरिता भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ अन्वये सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 
क्षेत्रातील वॉर्ड क्रमांक ० ९ , ओम निवास, भाग्योदय विद्या मंदिराजवळ, शिंदे मळा, सांगली परिसरामध्ये दिनांक १२ सप्टेंबर २०२० 
ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीपर्यंत खालीलप्रमाणे Containment Zone व Buffer zone अधिसूचित करण्यात येत 
आहेत. 
रुग्णाचे नाव 

महावीर जगन्नाथ मांगले, सांगली. 
* Containment Zone : सांगली - मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका वॉर्ड क्रमांक ० ९ , ओम निवास , भाग्योदय विद्या 
मंदिराजवळ, शिंदे मळा, सांगली ( १ ) भाग्योदय विद्या मंदिर ते माँ बंगला, ( २ ) माँ बंगला ते बंधु प्रेम बंगला, ( ३ ) बंधु प्रेम बंगला 
ते श्रद्धा बंगला, ( ४ ) श्रद्धा बंगला ते भाग्योदय विद्या मंदिर, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमामध्ये अंतर्भूत क्षेत्रामधील कुटुंबांची संख्या २७ कुटुंब. 

* Buffer Zone : महानगरपालिका क्षेत्र ( सोबतच्या नकाशानुसार) ( १ ) लवली सर्कल ते बावडेकर कॉम्प्लेक्स, ( २ ) बावडेकर 
कॉम्प्लेक्स ते बेगम मंझिल, ( ३ ) बेगम मंझिल ते आनंद स्मृती, ( ४ ) आनंद स्मृती ते लवली सर्कल, सांगली. 

उपरोक्त क्रमांक १ ते ४ च्या स्थलसीमांमध्ये अंतर्भूत क्षेत्रातील कुटुंबांची संख्या - ४५ कुटुंब असे एकूण ७२ कुटुंब. 

तसेच सदर भागांमध्ये या मा . जिल्हादंडाधिकारी, सांगली व मा . आयुक्त या कार्यालयाकडून पारित करण्यात आलेले सर्व 
प्रतिबंधात्मक आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
सदरची अधिसूचना माझे सही- शिक्क्यानिशी आज दिनांक १३ सप्टेंबर २०२० रोजी दिली. 

स्मृती पाटील, 

महापालिका उपायुक्त (मिरज ), 

सांगली -मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, सांगली. 
सांगली- मिरज आणि कुपवाड, १३ सप्टेंबर २०२० . 


" 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


